RNI No . MAHBIL/ 2012148433 
www .dgps.maharashtra . gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 

Dated 19th May 2017 


No. SPP - 3114/ A. S. 83/ D - XIV. - In view of the request made by Adv. Ujjwal Nikam, seeking 
cancellation of his appointment as the Special Public Prosecutor for conducting the case pending 
before the Sessions Court, Pune arising out of C . R. No . 305 / 2014 registered with Hadapsar Police 
Station , Pune the Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv. Ujjwal Nikam 
as Special Public Prosecutor made vide Government Notification No . SPP-3114/ A. S . 83/ D - XIV , dated 
25th August 2014 with immediate effect. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

___ R. V. CHAVAN, 

Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १६ मे २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६ 


CN 


सूचना 


क्र . टीपीएस १८१५ /१३८९ / प्र. क्र . ३९९ /१६/ई. पी. प्रसिद्धी/न. वि .- १३ .-- ज्याअर्थी, भोर नगरपरिषद , जिल्हा पुणे ( यापुढे " उक्त नियोजन 
प्राधिकरण " म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) चे कलम २३ सह कलम ३४ व ३८ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार 
ठराव क्रमांक १५०, दिनांक २० डिसेंबर २०११ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारूप विकास आराखडा ( दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द) (यापुढे " उक्त 


एच - २४१, भाग एक ( पु. वि . पु.) - २६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 
विकास योजना " असा उल्लेख करणेत आला आहे) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे 
विभागीय पुरवणीत दिनांक फेब्रुवारी २३ ते २९ , २०१२ मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये तिच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण करून, उक्त विकास 
योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक डिसेंबर 
१९ ते २५, २०१३ च्या पृष्ठ २१ व २२ वर प्रसिद्ध केलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे आणि उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८ (४) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक ३१९ , दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ नुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये 
काही बदल केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेऊन उक्त प्रारूप विकास योजना विहित मुदतीत 
शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यास , उक्त नियोजन प्राधिकरण असमर्थ ठरल्याने , उर्वरित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजना 
अधिनियमाचे कलम ३० नुसार शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे यांनी दिनांक २९ मे २०१५ चे आदेशान्वये 
उक्त अधिनियमाचे कलम २१ (४) ( क) अन्वये सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे (यापुढे 
" उक्त नियुक्त अधिकारी" असा उल्लेख करणेत आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध 
केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , पुणे विभाग , पुणे भाग- १ पुरवणीमध्ये दिनांक नोव्हेंबर १२ ते १८ , २०१५ रोजी पृष्ठ २० ते 
२२ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० मधील उप- कलम ( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी उक्त विकास योजना 
शासनास मंजुरीस्तव पत्र क्रमांक ३७५१, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाने उक्त भागश: विकास योजनेस अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८१५ /१३८९/ प्र. क्र . ३९९/ 
१६ / वि. यो. मंजुरी/ नवि - १३ , दिनांक १६ मे २०१७ अन्वये परिशिष्ट " अ" मधील बदलासह भागश: मंजुरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिशिष्ट 
" ब" मधील सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट "ब" मधील सारभूत फेरबदल उक्त मंजूर विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभूत फेरबदल 
विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने ( EP -1, EP-2,.. .. इत्यादी) दर्शविलेले आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१ ) मधील तसेच याअनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करीत आहे. 

( अ) सोबत जोडलेल्या तक्ता -ब मधील सारभूत फेरबदलाबाबत उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत . 

(ब) सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (२) अन्वये उपरोक्त " अ" मध्ये नमूद जनतेच्या विहित 
मुदतीत प्राप्त हरकती/ सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्त करणेत येत 
आहे . 

सह संचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे स. नं. ७४ / २ , सारंग सोसायटी , महाराष्ट्र बँकेच्यावर , सहकारनगर , पुणे -९ , यांनी सदर सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत सोबतच्या तक्ता " ब " मधील सारभूत फेरबदलानुषंगाने 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचना स्वीकारून विचारात घ्याव्यात. 

सदर सूचना सोबतच्या तक्ता ब सह आणि नियोजित सारभूत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे. 


१ . सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे . 


२. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे . 
३. मुख्याधिकारी, भोर नगरपरिषद, भोर , जिल्हा पुणे . 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


३ 


Schedule - B 
SUBSTANTIAL MODIFICATIONS PUBLISHED BY THE GOVERNMENT UNDER SECTION 31 ( 1) 

OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION No. TPS - 1815 / 1389/CR - 399 / 16 /EP 

Publish /UD - 13, dated 16th May 2017 ) 
Sr. Excluded Proposals of Draft 

Proposals of Draft 

Modifications of substantial nature as 
No. part Development Plan 

Development Plan 

proposed by Government under 
published under submitted to the Govt. 

Section 31 ( 1) of the 
Section 26 of the for sanction under 

M . R . and T. P . Act 
M . R . and T . P . Act 

Section 30 of the 

M . R . and T. P . Act 
1 2 
1 EP - 1 Internal roads in M - 1 

Road shown in dotted lines is 
congested area 

proposed to be considered as 
Road shown in dotted lines and 
widen to 9 

regular line of streets under 
considered as regular line of 
mtrs . and 12 mtrs . 

Maharashtra Municipal Council , 
streets . 
road . 

Nagarpanchayat and Industrial 

Township Act, 1965 . 
2 EP - 2 9 mtrs . wide M - 2 

Road widening is proposed to be 
D . P . road . Road widening is deleted and 

deleted and area thereunder is 

proposed to be included in 
included in Residential Zone . 

ResdientialZone. 


3 


EP - 3 


45 mtrs. wide 
D . P . road. 


M - 3 
Width of 45 mtrs . wide road is 
curtailed upto 30 mtrs . and area 
included in Adjoining Zones and 
Reservations. 


Width of 45 mtrs . wide road is 
proposed to be curtailed upto 30 
mtrs . and area released 
thereunder is proposed to be 
included in Adjoining Zones and 
Reservations. 


4 


EP -4 


12 mtrs . wide 
D . P . road. 


M - 4 

12 mtrs. wide road is proposed 
Proposed 12 mtrs. wide road is 

mod is to be widened to 15 mtrs. 

on 
widened to 15 mtrs . 


5 


EP -5 


18 mtrs . 
wide D . P. 
road and 
existing road . 


M - 5 
18 mtrs . wide road is proposed 
as per existing alignment as 
shown on plan and proposed 18 
mtrs . wide road as per Section 
26 is deleted and included in 
ResidentialZone. 


18 mtrs . wide road is proposed 
as per existing alignment upto 
Reservation No. 24 and proposed 
18 mtrs. wide road as per Section 
26 is proposed to be deleted and 
area released is proposed to be 
included in Surrounding Zone. 


6 


EP -6 


M - 8 


Reservation 
No. 1 , 
Childern s 
Park . 


Reservation No. 1, Childern s 
Park is deleted and included in 
Residential Zone . 


Reservation No . 1, Childern s 
Park is proposed to be deleted 
and included in Residential Zone . 


7 


M - 10 


EP - 7 Reservation 

No. 14 , 
Playground . 


Playground is shown as existing 
on site . 


Reservation No . 14 is proposed 
to be reinstated as per the plan 
published under Section 26 with 
modification in boundaries upto 
existing Nala as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


Schedule - B — contd . 


4 


1 
8 


2 
EP - 8 


Reservation 
No. 42 , High 
School and 
Playground 


M - 12 
Reservation No . 42 , High School 
and Playground is curtailed to 0 . 80 
Ha . and site is shifted on east side 
of S . No. 44 and area so deleted is 
included in ResidentialZone. Also 
a 15 . 00 mtrs . wide road is 
porposed for this site . 


Reservation No . 42, High School 
and Playground is proposed to 
be curtailed to 0 . 80 Ha. and 
shown near 30 mtrs. wide D . P . 
road and area so deleted is 
proposed to be included in 
Residential Zone with approach 
road of 12 mtrs. as shown on 
plan . 


9 


EP - 9 Reservation No . 

30 , Primary 
School and 
Playground 


M - 14 
Reservation No . 30 , Primary 
School and Playground is partly 
deleted and included in Residential 
Zone as shown on plan . 


Area of Reservation No . 30 , 
Primary School and Playground 
is proposed to be curtailed to 
0 .80 Ha. and site is shifted 
towards 15 mtrs. wide D . P . road 
as shown on plan and area so 
released is proposed to be 
included in Residential Zone . 


10 


EP - 10 E . S . R . in Residen - 

tial Zone . 


M - 20 

Area of E . S . R . in Residential 
Area of E . S . R . in Residential Zone Zone is reserved for Municipal 
is reserved for Municipal Water Water Tank and Allied Users . 
Tank and Allied Users . 


11 


EP - 11 Reservation No. 

19 , Primary 
School. 


M -21 

Part area of Reservation No . 

19 , Primary school on the 
Reservation No. 19 , Primary 

South is proposed to be deleted 
School is partially deleted and 
included in Residential Zone as 

and remaining area is proposed 

to be reinstated for Primary 
shown on plan . 

School as shown on plan . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 


PT . . YOR , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


TC 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya,Mumbai - 400 032 

Date 16th May 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No . TPS - 1815 / 1389/CR -399 / 16 /E . P . Published /UD - 13. -Whereas , the Bhor Municipal Council (District 
Pune) (hereinafter referred to as " the said Planning Authority )being the Planning Authority within its jurisdiction 
under Clause ( 19 ) of Section 2 of the Maharashtra Regional and town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act 
No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referreed to " the said Act") vide its Resolution No. 150 , dated the 
20th December 2011 declared its intention under Section 23 , read with Section 34 and Section 38 of the 
said Act to prepare Draft Development Plan (Second Revision + Extended Area ) for the area within the 
limits of the Bhor Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) and notice of 
such declaration was published at page 10 in Maharashtra GovernmentGazette , Pune Division Supplement 
dated Februrary 23rd to 29th , 2012 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


1 


and whereas, the said Planning Authority after carrying out the survey of the entire land within its 
jurisdiction as required under Section 25 of the " said Act, " published a notice in the Official Gazette , dated 
December 19th to 25rd , 2013 on Pages 21 and 22 , for inviting objections or suggestions to the Draft 
Development Plan of Bhor prepared by it under sub - section (1) of Section 26 of the " said Act" ; 

and whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development 
Plan , the Planning Committee , set up under Section 28 ( 2 ) of the said Act, submitted its report to the said 
Planning Authority ; 

and whereas , the said Planning Authority vide itrs Resolution No. 319 , dated 3rd December 2014 made 
certain modification in the said Development Plan under sub -section (4 ) of Section 28 of the said Act ; 

and whereas, Planning Authority failed to perform its duties regarding submission of said Development 
Plan to Government for sanction within stipulated time limit, the Joint Director of Town Planning, Pune 
Division , Pune vide order dated 29th May 2015 appointed the Assistant Director of Town Planning , Pune 
Branch , Pune (hereinafter referred to as " said Officer) under Section 21 ( 4 - C ) of the " said Act, " to complete 
the legalprocedure required under the " said Act" and to submit the said Development Plan to the Government 
under Section 30 of " the said Act," 

and whereas, the " said Officer" published the said Development Plan so modified for information of 
the public under sub -section (4 ) of Section 28 of " the said Act," by a notice published in the Maharashtra 
GovernmentGazette , Pune Division , Supplement, dated November 12th to 18th , 2015 on pages 20 to 22 ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of " the said Act" , " the 
said Officer" has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction 
vide its Marathiletter No. 3751, dated the 17th November 2015 ; 

and whereas , in accordance with sub -section ( 1) of Section 31 of the said Act, after making necessary 
enquiries and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , the State Government 
has sanctioned part of the said Development Plan with modifications as specified in Schedule - A vide 
Notification No. TPS - 1815 / 1389 /CR - 399 / 16 /DP - sanction /UD - 13 , dated 16th May 2017 and excluding 
proposals involving substantialmodifications as specified in Schedule - B appended herewith ; 

and whereas the substantialmodifications proposed by the Government are excluded from the aforesaid 
sanctioned plan and are shown on the plan verged in Pink colour and marked as excluded part i . e . as 
EP - 1 , EP - 2 ,. ... ... .. .. . etc . ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 31 (1) of the said Act and all other 
powers enabling it on thatbehalf, the GovernmentofMaharashtra hereby : 

(a ) Gives notice inviting suggestions and objections from any person in respect of the proposed 
substantialmodifications as specified in the Schedule - B appended hereto , within a period of 30 days from 
the date of publication of this notice in the OfficialGazette . 

(b ) Appoint the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune as the " Officer" under Section 
31 (2 ) of the said Act to hear all suggestions and objections as stated in ( a ) above and to submit his report 
thereupon to the Government for further necessary action . 

Only the suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in Schedule - B , 
that may be received by the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune having his office at 
Survey No. 74 /2 , Sarang Society , Above Bank of Maharashtra , Sahkarnagar, Pune- 411 009, within the 
stipulated period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette , shall be 
considered. 

Copy of this notice along with Schedule -B and the plan showing the proposed substantialmodifications 
shall be made available for inspection to general public at the following offices during office hours on all 
working days : 

(1) Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune. 
( 3) Chief Officer, Bhor Municipal Council , Bhor, District Pune . 

This Notice shall also be made available on the Governmentwebsite at www .maharashtra . gov. in 
(ada A49 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


Schedule - B 
SUBSTANTIAL MODIFICATIONS PUBLISHED BY THE GOVERNMENT UNDER SECTION 31 (1) 

OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION No. TPS - 1815 / 1389 /CR - 399 / 16 / EP 

Publish /UD - 13 , dated 16th May 2017 ) 
Sr. Excluded Proposals of Draft 

Proposals of Draft Modifications of substantialnature as 
No . part Development Plan 

Development Plan 

proposed by Government under 
published under submitted to the Govt. 

Section 31 ( 1 ) of the 
Section 26 of the for sanction under 

M . R . and T . P . Act 
M . R . and T . P . Act 

Section 30 of the 

M . R . and T. P . Act 
1 2 
1 EP - 1 Internal roads in M - 1 

Road shown in dotted lines is 
congested area Road shown in dotted lines and 

proposed to be considered as 
widen to 9 

regular line of streets under 
considered as regular line of 
mtrs . and 12 mtrs . 

Maharashtra Municipal Council , 
streets . 
road. 

Nagarpanchayat and Industrial 

Township Act, 1965 . 
2 EP - 2 9 mtrs. wide M - 2 

Road widening is proposed to be 
D . P . road . Road widening is deleted and 

deleted and area thereunder is 
included in Residential Zone. 

proposed to be included in 
ResdientialZone . 


3 


EP - 3 45 mtrs. wide 

D . P . road . 


M - 3 
Width of 45 mtrs. wide road is 
curtailed upto 30 mtrs . and area 
included in Adjoining Zones and 
Reservations. 


Width of 45 mtrs. wide road is 
proposed to be curtailed upto 30 
mtrs . and area released 
thereunder is proposed to be 
included in Adjoining Zones and 
Reservations. 


4 


EP - 4 


M - 4 


12 mtrs. wide 
D . P . road. 


12 mtrs. wide road is proposed 
to be widened to 15 mtrs . 


Proposed 12 mtrs . wide road is 
widened to 15 mtrs . 


5 


EP - 5 


M - 5 


18 mtrs . 
wide D . P. 
road and 
existing road . 


18 mtrs . wide road is proposed 
as per existing alignment as 
shown on plan and proposed 18 
mtrs. wide road as per Section 
26 is deleted and included in 
Residential Zone. 


18 mtrs . wide road is proposed 
as per existing alignment upto 
Reservation No. 24 and proposed 
18 mtrs . wide road as per Section 
26 is proposed to be deleted and 
area released is proposed to be 
included in Surrounding Zone . 


6 


EP -6 


Reservation 
No . 1 , 
Childern s 
Park . 


M - 8 

• 
Reservation No. 1, Childern s 
Park is deleted and included in 
ResidentialZone. 


Reservation No. 1 , Childern s 
Park is proposed to be deleted 
and included in ResidentialZone. 
all 


7 


M - 10 


EP - 7 Reservation 

No . 14 , 
Playground 


Playground is shown as existing 
on site . 


Reservation No . 14 is proposed 
to be reinstated as per the plan 
published under Section 26 with 
modification in boundaries upto 
existing Nala as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


७ 


1 
8 


2 
EP - 8 Reservation 

No . 42, High 
School and 
Playground. 


Schedule- B - contd. 

4 
M - 12 
Reservation No. 42, High School 
and Playground is curtailed to 0 . 80 
Ha . and site is shifted on east side 
of S . No . 44 and area so deleted is 
included in ResidentialZone . Also 
a 15 . 00 mtrs . wide road is 
porposed for this site . 


Reservation No . 42, High School 
and Playground is proposed to 
be curtailed to 0 .80 Ha. and 
shown near 30 mtrs . wide D . P . 
road and area so deleted is 
proposed to be included in 
ResidentialZone with approach 
road of 12 mtrs . as shown on 


plan. 


9 


EP- 9 


M -14 


Reservation No . 
30 , Primary 
School and 
Playground. 


Reservation No. 30 , Primary 
School and Playground is partly 
deleted and included in Residential 
Zone as shown on plan . 


Area of Reservation No . 30 , 
Primary School and Playground 
is proposed to be curtailed to 
0 . 80 Ha. and site is shifted 
towards 15 mtrs . wide D . P . road 
as shown on plan and area so 
released is proposed to be 
included in Residential Zone . 


10 


EP - 10 


E. S . R.in Residen- 
tialZone. 


M - 20 

Area of E. S . R . in Residential 
Area of E . S . R . in Residential Zone Zone is reserved for Municipal 
is reserved for Municipal Water Water Tank and Allied Users . 
Tank and Allied Users . 


11 


EP- 11 Reservation No . 

19, Primary 
School. 


M - 21 

Part area of Reservation No. 

19, Primary school on the 
Reservation No . 19 , Primary 
School is partially deleted and 

South is proposed to be deleted 

and remaining area is proposed 
included in Residential Zone as 

to be reinstated for Primary 
shown on plan . 

School as shown on plan . 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

___ _ R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १६ मे २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १९६६ 


अधिसूचना 
क्र . टीपीएस १८१५ /१३८९ / प्र. क्र . ३९९/१६/ वियो मंजुरी /न. वि .- १३ .-- ज्याअर्थी, भोर नगरपरिषद, जिल्हा पुणे (यापुढे " उक्त नियोजन 
प्राधिकरण " म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) चे कलम २३ सह कलम ३४ व ३८ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार 
ठराव क्रमांक १५०, दिनांक २० डिसेंबर २०११ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारूप विकास आराखडा ( दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द) (यापुढे " उक्त 
विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , पुणे 
विभागीय पुरवणीत दिनांक फेब्रुवारी २३ ते २९ , २०१२ मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये तिच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण करून, उक्त विकास 
योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र पुणे विभाग , भाग 
१ पुरवणीमध्ये दिनांक डिसेंबर १९ ते २५ , २०१३ च्या पृष्ठ २१ व २२ वर प्रसिद्ध केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे आणि उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८ (४) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक ३१९ , दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ नुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये 
काही बदल केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेऊन उक्त प्रारूप विकास योजना विहित मुदतीत 
शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यास, उक्त नियोजन प्राधिकरण असमर्थ ठरल्याने, उर्वरित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजना 
अधिनियमाचे कलम ३० नुसार शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी दिनांक २९ मे २०१५ चे आदेशान्वये 
उक्त अधिनियमाचे कलम २१ (४) ( क) अन्वये सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे (यापुढे 
" उक्त नियुक्त अधिकारी " असा उल्लेख करणेत आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध 
केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , पुणे विभाग, पुणे भाग- १ पुरवणीमध्ये दिनांक नोव्हेंबर १२ ते १८, २०१५ रोजी पृष्ठ २० ते 
२२ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप- कलम ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी उक्त विकास योजना 
शासनास मंजुरीस्तव पत्र क्रमांक ३७५१, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त विकास योजना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ (SM- , SM-२......... इ.) मधील 
बदलासह भागश: मंजूर करणे आणि सूचना क्रमांक टीपीएस - १८१५/ १३८९ / प्र . क्र . ३९९/ १६/ ई . पी . प्रसिद्धी/ नवि - १३, दिनांक १६ मे २०१७ 
सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील ( EP- 1 , EP -2,.... इत्यादी) सारभूत बदल वगळणे आवश्यक झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तसेच या अनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करीत आहे . 

( अ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १) नुसार उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीसाठी दिनांक १६ मे २०१७ हा दिवस धरून मुदतवाढ मंजूर 
करणेत येत आहे. 

( ब) भोर नगरपरिषदेच्या प्रारूप विकास योजनेस ( दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द ) सोबतच्या परिशिष्ट -अ मधील बदलांसह मंजुरी देणेत येत 
आहे व यावेळी सूचना क्रमांक टीपीएस - १८१५/१३८९ / प्र. क्र . ३९९ / १६/ई. पी. प्रसिद्धी/ नवि - १३, दिनांक १६ मे २०१७ सोबतच्या परिशिष्ट - ब मधील 
सारभूत बदल वगळणेत येत आहेत . 

( क) भोर नगरपरिषदेची उक्त भागश: मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अमलात येईल . 

१. उपरोक्त नमूद भागश : मंजूर अंतिम विकास योजना भोर ( दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द) जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत भोर नगरपरिषदेच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापर्यंत उपलब्ध करणेत 
येत आहे. 

२. सोबतच्या परिशिष्ट - अ व परिशिष्ट - ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे, निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी 
मंजूर करण्यात आलेली आहेत . 

३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षाचे क्षेत्र अंदाजे असून, अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर 
प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतिम राहील . 

४. सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागात दर्शविलेल्या खाजगी व भाडे तत्त्वावरील जागा, त्यातील सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापर सुरू 
असेपर्यंत सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागात असल्याचेमानण्यात येईल . अन्यथा मुख्याधिकारी, भोर नगरपरिषद यांना अशा जागांवर आवश्यक ती 
खातरजमा करून तसेच संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पूर्वमान्यतेने विकास परवानगी अनुज्ञेय करता येईल . 

५. आरेखनातील चुका जागेवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार अथवा नगर भूमापन अभिलेखानुसार , मंजूर रेखांकनानुसार पडताळणी करून , 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पूर्वपरवानगीने मुख्याधिकारी, भोर नगरपरिषद दुरुस्त करू शकतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


६. मंजूर रेखांकनातील खुल्या जागा ह्या उक्त मंजूर विकास योजनेत विद्यमान खुल्या जागा म्हणून (हिरव्या रंगात ) दर्शविल्या असतील तरी 
त्या रेखांकन सुधारित करतेवेळी बदलता येतील व अशा खुल्या जागा सुधारित रेखांकन मंजूर करतेवेळी अन्य ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या असल्यास , 
अशा विद्यमान खुल्या जागांखालील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 

७ . पूर्वीच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणांच्या बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२७ अन्वये 
दिलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने अथवा अशा नोटीशींच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सदर आरक्षणे व्यपगत झालेली 
असल्यास अशी आरक्षणे सदर नोटीशीमध्ये नमूद क्षेत्रापुरती सुधारित विकास योजनेत व्यपगत झाल्याचे समजणेत येईल . 
GPU YTH HERTĘ FIRHEIT www .maharashtra .gov.in ( uda ARAH ) A Richaeclare BYGGET 3 . 

Schedule - A 
MODIFICATION SANCTIONED BY GOVERNMENT UNDER SECTION 31 (1 ) OF THE 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT 1966 
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION No . TPS - 1815 / 1389/CR - 399 / 16 / 

DP Sanction /UD - 13 -dated 16th May 2017 ) 
Sr.Modification Proposals of Draft 

Proposals of Draft 

Modifications made by the 
No. No. Development Plan 

Development Plan 

Government while sanctioning the 
published under submitted under 

Draft Development Plan under 
Section 26 of the Section 30 of the 

Section 31 of the M . R . and T. P . Act 
M . R . and T. P . Act M . R . and T. P . Act 

1966 
1966 

1966 
1 2 
SM - 1 18 mtrs . wide D . P . M - 6 

Width of 18 mtrs . wide proposed 
road. Width of 18 mtrs . wide proposed 

road is curtailed to 15 mtrs . from 
road is curtailed to 15 mtrs . from 

both sides of road equally as 
both sides of road equally as 

shown on plan . 
shown on plan . 
2 SM -2 18 mtrs . wide M - 7 

18 mtrs . D . P . Road is reinstated 
D . P . road . 

as per the plan published under 
Width of 18 mtrs .wide proposed 
road is curtailed to 12 mtrs, from 

Section 26 . 
both sides of road equally and 
area included in Adjoining Zones 

and Reservations. 
3 SM - 3 Reservation No . 

Reservation No. 9 , Central 
9 , Central Reservation No . 9 , Central 

Administrative Building is 
administrative 

reinstated as per the plan 
Administrative Building North 
Building 

published under Section 26 . 
West portion as shown on plan P 
is deleted and included in 
ResidentialZone. 


4 


M - 9 


4 


SM - 4 Reservation 

No . 24 , High 
School and 
Playground. 


Reservation No. 24 , High School 
and Playground is partly deleted 
and included in ResidentialZone 
as shown on plan . 


M - 11 
Reservation No . 24 , High School 
and Playground is partly deleted 
and included in Residential Zone 
as shown on plan . 
M - 13 
Reservation No. 26 , Municipal 
Staff Quarters is deleted and 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


5 


SM - 5 


Reservation 
No. 26 , Munici 
pal Staff 
Quarters . 


Reservation No . 26 , Municipal 
Staff Quarters is reinstated as 
per the plan published under 
Section 26 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


Schedule - A - contd . 


4 


1 
6 


2 
SM -6 Reservation No . 

34 , MHADA 


M - 15 

Reservation No. 34 , MHADA is 
Area of S . No . 275 is deleted from 

reinstated as per the plan 
Site No. 34 ,MHADA and included pu 

published under Section 26 . 
in Residential Zone as shown on 
plan . 


7 


SM -7 


M - 16 


Public /Semi 
Public Zone . 


Area of Public /Semi-public Zone 
is deleted and included in 
Agricultural and No Development 
Zone as shown on plan . 


Area of Public /Semi- public Zone 
is deleted and included in 
Agricultural and No Develop 
ment Zone as shown on plan . 
" 


8 


SM - 8 


Agricultural and 
No Development 
Zone. 


M - 17 

Area of proposed Agricultural 
Area of proposed Agricultural and 

and No Development Zone is 
No Development Zone is deleted 

reinstated as per the plan 
and included in IndustrialZone as published under Section 26 . 
shown on plan . 
M - 18 

Name ofAbhijitMangalKaryalay 
of Abhüit Mangal Karvalauis is deleted . 
deleted . 


9 


SM - 9 


Abhijit Mangal 
Karyalay . 


10 


SM - 10 Public /Semi 

Public Zone . 


M -19 

Area of Hostel i. e . Public /Semi 
Area of Hostel i. e . Public / Semi 

public Zone is partially deleted 

i and included in Residential Zone 
public Zone is partially deleted and 
included in Residential Zone as a 

as shown on plan . 
shown on plan . 


11 


Site No. 4 , Garden 
Site No. 5 , Playground 


SM - 11 Site No. 4 , 

Garden 
Site No . 5 , 
Playgroung. 


Both the sites are amalgamated 
and reserved for Site No. 4 , 
Garden . 


12 


SM -12 Site No . 13, 

Forest Office . 


Acquired area retained as Forest Acquired area retained as 
Office and remaining shown in Forest Office and remaining 
PSP Zone. 

area shown in Residential Zone 
as shown on plan . 


13 


SM -13 Site No . 41,Rest 

House . 


Site No. 41, Rest House 


Reservation lapsed due to 
purchase notice under Section 
127 of MR and TP Act, 1966 
hence reservation deleted and 
land included in Residential 
Zone. 


14 


SM - 14 Gadge Maharaj High Gadge Maharaj High School PSP Part area along the roads is 
School PSP Zone. Zone . 

included in CommercialZone as 
shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


११ 


1 
15 


2 
SM - 15 CTS No. 249 , 

Playground 


Schedule -A — contd . 

4 
Playground 


N . P. Hall is shown in PSP Zone . 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 

PT. H . YOR , 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 16th May 2017 
Maharashtra Regionaland Town Planning Act , 1966 


Notification 


No. TPS - 1815 /1389/CR -399/ 16 /D . P . Sanction /UD- 13 .-Whereas , the BhorMunicipal Council (District 
Pune ) (hereinafter referred to as " the said Planning Authority )being the Planning Authority within its jurisdiction 
under Clause ( 19 ) of Section 2 of the Maharashtra Regional and town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act 
No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to " the said Act" ) vide its Resolution No. 150 , dated the 
20th December 2011 declared its intention under Section 23 , read with Section 34 and Section 38 of the 
said Act to prepare Draft Development Plan (Second Revision + Extended Area ) for the area within the 
limits of the Bhor Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) and notice of 
such declaration was published at page 10 in Maharashtra GovernmentGazette , Pune Division Supplement 
dated February 23rd to 29th , 2012 ; 


and whereas, the said Planning Authority after carrying out the survey of the entire land within its 
jurisdiction as required under Section 25 of the " said Act," published a notice in the OfficialGazette , dated 
December 19th to 25th , 2013 on Pages 21 and 22 , for inviting objections or suggestions to the Draft 
Development Plan of Bhor prepared by it under sub -section ( 1) of Section 26 of the " said Act" ; 


and whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development 
Plan , the Planning Committee , set up under Section 28 ( 2 ) of the said Act, submitted its report to the said 
Planning Authority ; and the Planning Authority vide its Resolution No. 319 , dated 3rd December 2014 
made certain modification in the said Draft Development Plan under sub - section (4 ) of Section 28 of the 
said Act ; 


and whereas, Planning Authority failed to perform its duties regarding submission of said Development 
Plan to Government for sanction within stipulated time limit, the Joint Director of Town Planning, Pune 
Division , Pune vide order No. 908 , dated 29th May 2015 appointed the Assistant Director of Town Planning , 
Pune Branch , Pune (hereinafter referred to as " said Officer) under Section 21 ( 4 - C ) of the " said Act," to 
complete the legal procedure required under the " said Act" and to submit the said Development Plan to the 
Government under Section 30 of " the said Act," 


and whereas , " the said Officer" published the said Development Plan so modified for information of 
the public under sub-section (4) ofSection 28 of " the said Act," by a notice published in the Maharashtra 
Government Gazette , Pune Division , Supplement, dated November 12th to 18th , 2015 on pages 20 to 22 ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of " the said Act" , " the 
said Officer" has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction 
vide its Marathiletter No. 3751, dated the 17th November 2015 ; 

and whereas , in accordance with sub -section (1) of Section 31 of the said Act, aftermaking necessary 
enquiries and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , the State Government 
has decided to sanctioned part of the said Development Plan with modifications shown in Schedule - A (as 
SM - 1, SM -2 ... ... etc .), excluding the substantialmodifications (as EP - 1 , EP -2 ,.... etc .) as specified in 
Schedule - B appended with Notice No. TPS - 1815 / 1389/CR - 399 / 16 /E . P . Publish /UD - 13 , dated 16th May 
2017 ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 31 of the said Act 
and all other powers enabling it on that behalf, the GovernmentofMaharashtra hereby : 

(a ) Extendes the period prescribed under Section 31 ( 1 ) of the said Act, for sanctioning the said 
Development Plan up to and inclusive of the dated 16th May 2017 . 

(b ) Sanctions the said Draft Development Plan (Second Revision + Extended Area ) for Bhor Municipal 
Council along with modifications as specified in Schedule ofModifications namely Schedule - A appended 
hereto , excluding the proposals under substantialmodifications as specified in Schedule - B appended with 
Notice No . TPS - 1815 /1389 /CR - 399 / 16 /E .P . Publish /UD - 13 , dated 16th May 2017 . 

(C ) The date after 30 days of publication of this notification in the Official Gazette will be the date on 
which the said part sanctioned Development Plan (partly ) called the Final Development Plan of Bhor 
Municipal Council shall come into force . 

1. The aforesaid Part Final Development Plan of Bhor (Second Revision + Extended Area ) sanctioned 
by the State Government shall be keptopen for inspection by the public during office hours on allworking 
days for a period of one month from the date of coming into force of this notification in the office of the Bhor 
Municipal Council, Bhor, District Pune . 

2 . The reservations/allocations/designations which do not appear in the Schedule -A and Schedule -B 
appended hereto , are hereby sanctioned for the respective purposes as designated in the DevelopmentPlan . 

3. areas of reserved sites mentioned in the report of the Development Plan are approximate and 
subject to actualmeasurement on site as per boundaries show on the Final Development Plan . 

4 . The Private or rentalpremises designated in Public /Semi-Public Zone will continue to be in such 
zone as long as Public /Semi-Public user exists . Otherwise , the Chief Officer, BhorMunicipal Council shall 
allow development permission on such lands considering adjoining major land use zone after due verification 
and with prior approval of the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune. 

5 . Draftsman s errors which are required to be corrected as per actual situation on site or as per survey 
records, sanctioned layout, etc . shall be corrected by the Chief Officer, BhorMunicipalCouncil, Bhor, district 
Pune after due verification and with prior approval of the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune. 

6 . Those open spaces from sanctioned layouts that are earmarked as existing open spaces ( in 
Green colour) on Development Plan are subject to changes if respective layouts are revised . If the layout 
is revised and if open space is shown elsewhere in ResidentialZone , then the existing open space in the 
layout as shown on the Development Plan be treated as ResidentialZone. 

7 . Reservation lapse under Section 127 of the Act- If any reservation in the earlier sanctioned 
Development Plan is lapsed in pursuance of notice under Section 127 of the MRTP Act , 1966 or as directed 
by the Hon ble High Court/Supreme Court in respect of such notice , then the corresponding reservation 
shall stand lapsed in the revised Development Plan to the extent of area covered in the said notice . 

This Notification shall also be made available on the Governmentwebsite atwww .maharashtra . gov. in 
( luda A4H ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


१३ 


SCHEDULE - A 
MODIFICATION SANCTIONED BY GOVERNMENT UNDER SECTION 31 (1) OF THE 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT 1966 
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION No . TPS- 1815 /1389 /CR - 399/ 16 / 

DP Sanction /UD -13, dated 16th May 2017 ) 


Sr. Modification 
No. No. 


Proposals of Draft 
Development Plan 

published under 
Section 26 of the 
M . R . and T . P . Act 

1966 


Proposals of Draft 
DevelopmentPlan 
submitted under 
Section 30 of the 
M . R . and T. P . Act 

1966 


Modificationsmade by the 
Government while sanctioning the 

Draft Development Plan under 
Section 31 of the M . R . and T . P . Act 

1966 


1 


2 
SM - 1 


18 mtrs , wide D . P . 
road. 


2 


SM - 2 


18 mtrs . wide 
D . P . road . 


M -6 

Width of 18 mtrs . wide proposed 
Width of 18 mtrs. wide proposed 

road is curtailed to 15 mtrs . from 
road is curtailed to 15 mtrs. from 

both sides of road equally as 
both sides of road equally as S 

shown on plan . 
shown on plan . 
M - 7 

18 mtrs . D . P. Road is reinstated 
Width of 18 mtrs wide proposed as per the plan published under 
road is curtailed to 12 mtrs . from 

Section 26 . 
both sides of road equally and 
area included in Adjoining Zones 
and Reservations . 
M - 9 

Reservation No . 9 , Central 
Reservation No. 9 , Central 

Administraive Building is 

reinstated as per the plan 
Administrative Building North 
West portion as shown on plan published under Section 26 . 
is deleted and included in 
Residential Zone. 


3 


SM - 3 Reservation No . 

9 , Central 
administrative 
Building. 


4 


SM -4 


M - 11 


Reservation 
No. 24 , High 
School and 
Playground 


Reservation No. 24 , High School 
and Playground is partly deleted 
and included in ResidentialZone 
as shown on plan . 


Reservation No. 24 , High School 
and Playground is partly deleted 
and included in Residential Zone 
as shown on plan . 


5 


M - 13 


SM -5 Reservation 

No. 26 , Munici 
pal Staff 
Quarters . 


Reservation No . 26 , Municipal 
Staff Quarters is deleted and 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


Reservation No. 26 , Municipal 
Staff Quarters is reinstated as 
per the plan published under 
Section 26 . 


6 


SM -6 Reservation No. 

34 ,MHADA 


M - 15 

Reservation No. 34 , MHADA is 
Area of S . No. 275 is deleted from 

reinstated as per the plan 
Site No. 34 , MHADA and included P 

published under Section 26 . 
in Residential Zone as shown on 
plan . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


7 


SM -7 Public /Semi 

Public Zone . 


Schedule - A - contd . 

4 
M - 16 
Area ofPublic /Semi-public Zone 
is deleted and included in 
Agricultural and No Development 
Zone as shown on plan . 


Area of Public /Semi-public Zone 
is deleted and included in 
Agricultural and No Develop 
ment Zone as shown on plan . 


8 


SM -8 


Agricultural and 
No Development 
Zone . 


M - 17 
Area of proposed Agricultural and 
No Development Zone is deleted 
and included in Industrial Zone as 
shown on plan . 
M - 18 


Area of proposed Agricultural 
and No Development Zone is 
reinstated as per the plan 
published under Section 26 . 


9 


SM - 9 Abhijit Mangal 

Karyalay. 


Name ofAbhijitMangalKaryalay 
is deleted . 
ou 


Name of Abhijit Mangal Karyalay is 
deleted . 


10 


SM - 10 Public /Semi 

Public Zone . 


M - 19 

i 
Area of Hostel i. e . Public/ Semi 
public Zone is partially deleted and 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


Area of Hostel i. e . Public /Semi 
public Zone is partially deleted 
and included in ResidentialZone 
as shown on plan . 


11 


Site No. 4 , Garden 
Site No. 5 , Playground 


Both the sites are amalgamated 
and reserved for Site No. 4 , 
Garden . 


SM -11 Site No. 4 , 

Garden 
Site No. 5 , 

Playgroung . 
SM - 12 Site No . 13, 

Forest Office . 


12 


13 


SM - 13 Site No. 41, Rest 


Acquired area retained as Forest Acquired area retained as 
Office and remaining shown in Forest Office and remaining 
PSP Zone . 

area shown in ResidentialZone 

as shown on plan . 
Site No. 41, Rest House Reservation lapsed due to 

purchase notice under Section 
127 of MR and TP Act, 1966 
hence reservation deleted and 
land included in Residential 
Zone. 


House . 


14 


SM - 14 Gadge Maharaj High Gadge Maharaj High School PSP Part area along the roads is 
SchoolPSP Zone . Zone. 

included in Commercial Zone as 
shown on plan . 


15 


SM - 15 CTS No. 249 , 

Playground . 


Playground 


N . P . Hall is shown in PSP Zone. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . M . PAWAR 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


१५ 


नगर विकास विभाग , 


दिनांक १ जून २०१७ 


. 


६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम, १९६६ 

अधिसूचना 
क्र . टीपीएस १८१७ / ४३९ / प्र. क्र . ५६/ १७/ नवि -१३. -- ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना" असे 
उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम" म्हणून उल्लेखिलेला) चे कलम १५ मधील 
तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९५/ २२७ / प्र. क्र . २६ /९५/ नवि - १३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ 
द्वारे मंजूर झाली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट- कलम ( ४) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस - १८१६ / प्र . क्र . ३६८ / १५/ २० ( ४)/ नवि - १३ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ द्वारे उक्त प्रादेशिक योजनेच्या क्षेत्रात उक्त प्रादेशिक 
योजनेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये , विशेष नगर वसाहतीच्या विकसनासाठीची नियमावली ( यापुढे " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची 
नियमावली " म्हणून उल्लेखिलेली) अंतर्भूत केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, संचालक, सुमिक्स क्लब व रिसॉर्टस प्रा . लि . यांनी मौजे मांडवी बु., आगळंबे आणि खडकवाडी , तालुका हवेली आणि मौजे 
कातवाडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या गावातील २८५ हेक्टर ४८. ४७ आर क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी लोकेशनल 
क्लिअरन्स मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे ( यापुढे " उक्त प्रस्ताव " म्हणून उल्लेखिलेला); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावातील जमिनी ह्या वनीकरण विभागामध्ये समाविष्ट असून अर्जदारांनी 
सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार तसेच प्रतिज्ञापत्र/ हमीपत्रानुसार त्यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जमिनींचेमालकी हक्क /विकसन हक्क 
अर्जदार यांनी खरेदीने/ नोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्राद्वारे प्राप्त केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय केल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर सोबतचे 
" अनुसूची- अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेनुसार सलग व एकसंघ असलेले सुमारे २८५ हे. ४८ . ४७ आर (यापुढे " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प क्षेत्र " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकसनाच्या प्रयोजनासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १८ चे पोट-कलम (३ ) अन्वये आवश्यक कार्यवाही करून, विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र म्हणून खाली नमूद 
केलेनुसारच्या अटींस अधिन राहून अधिसूचित करणे आवश्यक असून उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर ते निर्देशित करणे आवश्यक आहे असे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पासाठीची देय छाननी फी व प्रिमिअम रक्कम संबंधित विकसकाने भरणा केली असल्याबाबत सहायक संचालक, 
नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजीचे पत्राद्वारे शासनास कळवून त्याबाबतचे चलन क्रमांक १, दिनांक २९ मार्च २०१७ व 
चलन क्रमांक २, दिनांक ३१ मार्च २०१७ च्या साक्षांकित प्रती सादर केलेल्या आहेत ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदीप्रमाणे शासनास प्राप्त अधिकारात शासन सोबतचे " अनुसूची - अ" 
मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले क्षेत्र " एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र " म्हणून अधिसूचित करीत आहे व त्यावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प 
कार्यान्वित करण्यासाठी खाली नमूद केलेनुसारच्या अटींस अधिन राहून लोकेशनल क्लिअरन्स देत आहे. 
एकात्मिक नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती : 
(1) मालकी हक्कासंबंधी 
( १) उक्त प्रकल्पासाठीच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क /विकसन हक्क अर्जदार यांचेकडे असणे आवश्यक राहील. संबंधित अर्जदार यांनी मालकी 

हक्क /विकास हक्क कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती, मूळ महसूली अभिलेख, अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, संबंधित प्राधिकरणाकडे 

इरादापत्र (Letter of Intent ) पूर्वी सादर करणे बंधनकारक राहील. 
( २) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत 

मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी रेखांकनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनींच्या मोजणीनंतर जर त्यालगतच्या जमिनीस सलग 
राहत नसतील तर असे क्षेत्र लोकेशनल क्लिअरन्स मधून आपोआपच वगळले जाईल . तसेच असे क्षेत्र वगळल्याने एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पासाठीचे एकूण क्षेत्र ४० . ० हे . पेक्षा कमी झाल्यास अर्जदारास उक्त क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता 
येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


( ३) उक्त प्रकल्पातील समाविष्ट जमिनीमध्ये आदिवासी/ वन जमिनी समाविष्ट नसल्याबाबत लेटर ऑफ इंटेटपूर्वी संबंधित विभाग किंवा संबंधित 

महसूल/ वन विभागाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र घेणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. असे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर 
सदरच्या जमिनी वन ( संवर्धन ) अधिनियम, १९८० , भारतीय वन अधिनियम , १९२७ व वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या तरतुदीने 
आकृष्ठ होत असल्यास, वन सदृष्य यादीत, इको सेन्सिटीव्ह प्रभावक्षेत्रात , राष्ट्रीय उद्यान किंवा अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट होत 
असल्यास, अथवा महाराष्ट्र खाजगी वने अधिनियम, १९७५ अन्वये संपादित केल्या असल्यास राखीव/ संरक्षित/वर्गीकृत वनामध्ये समाविष्ट / 
प्रस्तावित असल्यास अशा जमिनी सदर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पातून आपोआप वगळल्या जातील व अशा वगळण्यात आलेल्या 
जमिनीमुळे या प्रकल्पाअंतर्गतच्या जमिनी सलग राहत नसल्यास त्यासुद्धा आपोआप या लोकेशनल क्लिअरन्स मधून वगळल्याचे समजण्यात 

येईल . 
( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनींच्या शर्तीबदलण्यासंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही 

संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी केल्यानंतरच संबंधित प्राधिकरणाने विशेष नगर वसाहतीच्या बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्याची 

कार्यवाही करावी. 
( ५) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखडा जमिनीसंदर्भातील करार, बँक बोजे व महसूल रेकॉर्ड मधील इतर हक्कातील नमूद नावे 

असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही संबंधिताने केल्याची खात्री प्राधिकरणाने विशेष नगर वसाहतीच्या बृहत 

आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 
( ६ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आले किंवा 

उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत : च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी 

जबाबदारी अर्जदारांची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेले लोकेशनल क्लिअरन्स रद्द समजण्यात येईल . 
(II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी : 
( १) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरीता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल 

विभागाचे( MOEFand CC ) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील. 
तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील EnvironmentalImpact Assessments बाबत वेळोवेळी 

निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचेपालन करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. 
( २) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था अर्जदार 

यांनी स्वत : च्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधिच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अमलबजावणीपूर्वी या संबंधिचा आवश्यक तो ना- हरकत 

दाखला महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 
( ३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदार यांचेवर 

बंधनकारक राहील . सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 
( ४) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील खंड १० .५ ( ओ मधील तरतुदीनुसार पाण्याची सुविधा उक्त अर्जदार यांनी स्वजबाबदारी 

व स्वखर्चाने उपलब्ध करणे बंधनकारक राहील. तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचेव शर्तीचेपालन 

करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 
( ५ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील खंड १० . ५ ( सी) मधील तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्याबाबतची सुविधा अर्जदार कंपनीने 

स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. तसेच संबंधित प्राधिकरणाने या संपूर्ण एकात्मिक नगर वसाहतीकरिता 
वीज पुरवठ्याबाबत वीज वितरण कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment) एकात्मिकृत नगर 

वसाहतीच्या नियमावलीमधील खंड ६ . ५ नुसार बृहत आराखडा मंजुरी पूर्वी अर्जदार यांचेकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 
(III ) विकासासंबंधाने : 
(१) अस्तित्वातील उपलब्ध रस्त्यापासून एकात्मिकृत नगर वसाहतीपर्यंत किमान १८ मीटर रुंदीचा रस्ता विकसीत करण्याची जबाबदारी 

अर्जदारांची राहील . यापैकी १२ मीटर रुंद विद्यमान रस्ता उपलब्धतेबाबत LOI पूर्वी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील . उक्त 
पोच रस्ता किमान १८ मीटर रुंदीच्या जागेवर अर्जदारांकडून विकसीत होऊन व त्याबाबत मोजणी विभागाकडून अधिकृत मोजणी नकाशा 

सादर केल्याशिवाय सदर प्रकल्पाच्या बृहत आराखड्यास मंजुरी अनुज्ञेय होणार नाही . 
( २ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु 

किमान ९. ०० मीटर रुंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ १७ 
( ३) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक 

राहील . 
( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे तसेच प्रस्तावित 

विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी, नाला, कॅनॉल, तलाव आणि इतर जल स्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक ते 

अंतर ठेवणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 
( ५ ) सदर नगर वसाहतीचे क्षेत्राचा कंटूर नकाशा मान्यताप्राप्त सर्वेक्षण संस्थेकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक असून त्यानुसार येणारे १: ५ पेक्षा 

तीव्र उताराचे क्षेत्र ४० टक्के पेक्षा जास्त झाल्यास एकात्मिकृत नगरवसाहतीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. प्रादेशिक योजना 
नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास 

त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय रहाणार नाही. 
( ६) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि 

पायाभूत सुविधा ( Physical infrastructure) यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती अर्जदार कंपनीने स्वखर्चाने विकसित 

करणे बंधनकारक राहील . 
(IV ) इतर अटी व शर्ती : 
( १ ) अर्जदार / अर्जदार कंपनीकडून उपरोक्त अटी/ शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले लोकेशन क्लिअरन्स रद्द 

करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 
( २ ) पुणे प्रादेशिक योजनेमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शासनाने दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ 
___ च्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केलेल्या सुधारणांनुसारचेविनियम तसेच तद्नंतर वेळोवेळी सुधारित होणारे विनियम सदर प्रकल्पाच्या क्षेत्रासाठी 

लागू राहतील. 
उक्त प्रकल्पाचे अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या " अनुसूची - अ " मध्ये दर्शविण्यात आला असून, उक्त प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा 
" अनुसूची-ब " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे. 

सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 

उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच " अनुसूची - अ" आणि " अनुसूची-ब " 
तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थकार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावी. 

( १) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , सर्व्हे नंबर १५२ /१५३, महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन , औंध , 
पुणे- ४११ ००७. 

( २) सह संचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे, ७४/ २, सहकारनगर, सारंग सोसायटी, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्यावर , पुणे -९ . 
( ३) जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे . 
सदर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

अनुसूची- अ 
मे . सुमिक्स क्लब व रिसॉर्टस प्रा . लि . यांचे मौजे मांडवी बु., आगळंबे, खडकवाडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे व मौजे कातवाडी, 
तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पातील जमिनींचा तपशील 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे आगळंबे 
अ . क्र . गट नंबर 

एकूण क्षेत्र 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 

__ अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
जुना नवीन 

आर 


___na 


आर 


३ 


७४१ 


४७. १० 


२६६ 
१०३७ 


४७. १० 


१५०६ 


४५. ७० 


४५. ७० 


१५०९ 


१०४० 


४८ . ९० 


३९ . ९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


अनुसूची- अ-- चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे आगळंबे-- चालू 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
हे . 

आर 


जुना 


नवीन 


the 


आर 


० 


३ 


० 


१५१२ 


१०४३ 


४ . ०० 


४ . ०० 


v 


१५१३ 


१०४४ 


८१. ०० 


८१ . ०० 


१५१४ 


१०४५ 


४३. ०० 


४३. ०० 


wrni 


० 


१५१५/ १ 


१०४६/ १ 


७५ . २० 


७५. २० 
६७ . ७० 


२३ 
२२ 


१५१५/ २ 


१०४६/ २ 


६७. ७० 


| 


एकूण 


११३ 


३. ६० 


जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, मौजे कातवाडी 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


। 


आर 


आर 


0 


० 


३ 


० 


० 


0 


० 


0 


. 


. 


० 


० 


० 


0 


० 


० 


6 


० 


० 


- 


० 


० 


- 


० 


० 


ॐ 


० 


० 


ॐ 


० 


० 


ॐ 


० 


० 


& 


० 


० 


& 


० 


० 


० 


० 


a 


" 


| 


ला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


१९ 


अनुसूची- अ -- चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे खडकवाडी 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 
___ अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


जुना 


नवीन 


10 


___ आर 


10 


आर 


३ 


३८५ 


० 


० 


३८६ 


२४१ 
२४२ 
२४३ 


० 


० 


३८७ 


- 


० 


३८८ 


२४४ 


० 


० 


३ 


२४५ 


- 


० 


३८९ 
३९० 


२४६ 


० 


३९२ 


२४८ 


० 


० 


७१७ 


४०३ 


० 


० 


७२२ 


४०८ 


० 


० 


७२५ 


४११ 


० 


० 


७२७ 


४१३ 


० 


० 


७२८ 


४१४ 


० 


० 


७३१ 


४१७ 


३ 


७३४ 


४२० 


» 


५. ४० 


५. ४० 


०| 


एकूण 


१३ 


१७. १० 


जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे मांडवी बु ।।. 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 
___ अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

आर 


و 


आर 


سه 


. 


० 


० 


w 


७२ . ५० 


० 


w 


c 


. 


TY 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


: 


ॐ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


__ अनुसूची- अ --चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे मांडवी बु ।।. -- चालू 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

आर 


1 


आर 


0 


३ 


0 


० 


० 


० 


० 


४८ . ७५ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४७. ५० 


० 


० 


७४ 


० 


० 


५०७ 
५१४ 


० 


० 


५१५ 


० 


४ 


५१६ 


० 


० 


८८ . ६६ 


. 


० 


५४१ 
५४२ 


० 


० 


१०. ११ 


५४७ 


० 


० 


५४८ 


० 


५४९ 


० 


० 


५५० 


० 


० 


५५१ 


० 


० 


५५२ 


० 


० 


५८२ 


४ 


५८३ 


४ 


र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


२१ 


___ अनुसूची - अ-- चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे मांडवी बु ।।.-- चालू 

एकूण क्षेत्र 


अ . 


क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
हे . 

आर 


आर 


३ 


४७ 


० 


५९५ 


० 


९५ 


४८ 


५९६ 


० 


० 


८६ 


० 


६०१ 


६ . १० 


० 


६ . १० 


० 


९२. १० 


९५. १० 


० 


१७. ४० 


० 


१७. ४० 


६०४ 


९० 


४ 


६०५ 


५१. २५ 


४ 


w 


६०६ 


w 


४ 


w 


६०७ 
६०८ 


- 


४ 


० 


- 


ॐ 


० 


० 


ॐ 


६११ 


४ 


० 


६१२ 


० 


० 


० 


६१३ 
६१४ 


० 


६१५ 


० 


० 


४ 


० 


० 


६१६ 
६१७ 


० 


० 


० 


LAT 


० 


६७ 


६१८ 
६१९ 
६२० 


० 


० 


० 


० 


६२१ 


० 


० 


( 90 


६२२ 


० 


० 


० 


T 


७१ 


१४ . ८० 


० 


० 


० 


७3 


६२४ 
६२५ 
६२६ 


( १४ 


० 


० 


[ ५५ 


६२७ 


० 


० 


० 


- 


4 


0909 


० 


छ 


७८ 


० 


३ 


० 


० 


६३३ 


० 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


__ अनुसूची- अ-- चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे मांडवी बु ।।. -- चालू 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

आर 


TO 


0 


३ 


६३४ 


० 


० 


ॐ 


० 


Lar 


० 


w 


ॐ 


० 


० 


६३७ 


६३८ 


० 


३ 


० 


ॐ 


. 


० 


० 


६४१ 


० 


० 


६४२ 


२४ . ३७ 


० 


० 


६६१ 


० 


० 


३७ 


| 


१२५ 


८ . ७७ 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने. 


रा . म . पवार , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Date 1st June 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notification 
No . TPS- 1817 /439 /CR - 56 / 17 /UD - 13 . -Whereas, the Government in the Urban Development 
Department vide its Notification No. TPS - 1895 / 227 /CR - 26 /95 / UD - 13 , dated the 25th November , 1997 has 
sanctioned the Regional Plan for Pune District (hereinafter referred to as " the said RegionalPlan " ) under 
Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said 
Act.") , which has come into force with effect from the 10th February, 1998 ; 

and whereas, theGovernment of Maharashtra in the Urban Development Department, vide Notification 
No.TPS / 1816/CR- 368/ 15/ 20 ( 4)/ UD- 13, dated the 26th December 2016, has amended the sanctioned 
Development Control Regulations for the said Regional Plan , under the provisions of sub - section (4 ) of 
Section 20 of the said Act , in order to incorporate the regulations for Development of Integrated Townships 
(hereinafter referred to as " the said ITP Regulations" ); 

and whereas , Director of Sumix Club and Resort Private Limited has submitted a proposal to the 
Government, for implementation of Integrated Township Project of an area admeasuring 285 Ha . 48 . 47 
Are., from village Mandavi Bk .,Agalambe and Khadakwadi, taluka Haveli and village Katwadi, taluka Mulshi, 
district Pune ; (hereinafter referred as " the said proposal" ) ; 

and whereas, as per the said Regional Plan , the lands are included in afforestation Zone and as per 
the proposal and Affidavit / Undertaking submitted by the Applicant, the Ownership and Development Rights 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


२३ 


of the lands under the proposed ITP has been acquired by the Applicant by way of sale - deed / registered 
power of attorney ; 

and whereas , after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , as well as after 
making necessary enquiries , the Government is of the opinion that contiguous lands, admeasuring about 
285 Ha . 48 .47 Are ., as specified in the Schedule - A appended hereto (hereinafter referred to as " the said 
Integrated Township Project area") should be notified for the purpose of development as Integrated Township 
Project and earmarked on the plan under the provisions of sub -section ( 3 ) of Section 18 of the said Act as 
the lands for execution of ITP, subject to the conditions specified herein below ; 

and whereas, the Assistant Director, Town Planning, Pune Branch , Pune intimated by letter , dated 
5th April 2017 that the scrutiny fees and premium in the said proposal is deposited by the concern developer 
vide Challan No. 1, dated 29th March 2017 and Challan No. 2 , 31st March 2017 respectively . 

Now , therefore ,without prejudice to the provisions of the said Act , the Government, in exercise of the 
powers conferred under sub -section (3 ) of the Section 18 of the said Act, hereby notifies the said Integrated 
Township Project area specifically described in Schedule - A appended hereto , as lands where exeution of 
Integrated Township Project is permitted and accordingly grants Locational Clearance to the same, subject 
to the following conditions . — 
Conditions. 
(1) Conditions of Ownership . 
( 1) Ownership /Development Rights of the said lands must be with the Applicant. It shall be the 

responsibility of the Applicant to procure the proof of ownership development rights of the said 
lands and to submit certified copies of ownership documents , Revenue Record and authorised 

measurement plan , to the concerned Authority before the Letter of Intent. 
( 2 ) The Lands in the said Integrated Township Project, which are parts of S . Nos. shall be incorporated 

in the Master Plan /Layout only after the measurementby the Taluka Inspector of land Records . If 
such lands are found not to be contiguous, then such lands shall stand automatically excluded 
from this LocationalClearance and if after exclusion of such lands the area under the said Integrated 
Township Project becomes less than 40 Ha ., then the Applicant will not be entitled for the 

implementation of the Integrated Township Project on the said land . 
( 3 ) It is mandatory for the applicant to take no objection certificate from the Competent Authority or 

related Revenue and Forest Department prior to letter of intent that the project land does not 
include Tribal / Forest land. After receiving such certificate if it is noticed that the lands are acquired 
under the Forest (conservation )Act of 1980 , the Indian ForestAct of 1927 and the Wildlife (protection ) 
Act, 1972 or in the forest list, in the eco - sensitive zone , in the National Park or Sanctuary then 
these lands shall be automatically excluded from the integrated township project. And if there is no 
continuance of land under project due to such excluded land , then such noncontiguous lands are 

also deemed to be excluded from the location clearance . 
(4 ) Collector, Pune should take appropriate action regarding "New Tenure" lands which are included 

in the said Notified Special Township Project before granting final sanction to the Master Lay - out 
Plan . 


(5 ) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the " Other Rights " column 

regarding agreement, bank loan , other names , etc . , the Applicant shall do the needful regarding 
resolving the issues of such entries in the " Other Rights " column . The concerned Authority shall 

ensure about the removal of such entries before finally sanctioning the Master Plan . 
(6 ) If any document regarding the ownership or DevelopmentRights of lands included in the project is 

found to be false or fraudulent or any litigation arises regarding the same, then it shall be the sole 
responsibility of the Applicant and in such circumstances the Locational Clearance granted in 
respect of such lands shall stand cancelled . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


( II ) Conditions regarding Environment and Others . 

( 1 ) It shall be binding on the Applicant to obtain and submit the Environment Clearance from the 

Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India and the appropriate 
authority of the State Government, at the time of applying for sanction to the building permission to 
the concerned Authority . Also the terms and conditionsmentioned in the Environmental Impact 
Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change shall be binding on the Applicant. 
( 2 ) It shall be the responsibility of the Applicant to dispose of the solid waste and waste water as per 

the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board and provisions of the concerned 
Act and regulations at their cost. Necessary No objection Certificate in this regard shallbe obtained 
by the Applicant from Maharashtra Pollution Control Board , before initiating the work of 

implementation of the Integrated Township Project. 
( 3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department 

of the State Government from time to time shall be binding on the Applicant. The existing nalas / 

water courses , etc . in the area of Integrated Township Project shall not be closed . 
(4 ) It shall be binding on the Applicant Company to provide water supply as per the provision of 

Clause No . 10 .5 ( a ) of the Specialregulation for Development of Integrated Township Project at 
their cost and responsibility . The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards , 

from time to time are binding on the Applicant. 
( 5 ) It shallbe binding on the Applicant to provide electricity as per the provision of Clause No. 10 . 5 (C ) 

of Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility . The concerned 
Authority shall obtain from the Applicant, necessary permissions and also the firm commitment of 
electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply company 
the approval of the Master Plan as per the Clause No. 6 .5 of the Integrated Township Project 

regulation . 
( III) Conditions Regarding Development. 

( 1 ) 18 mtrs. wide approach road up to the Township area shall be implemented by the Applicant/ 

Developer. Minimum width of 12 mtrs . wide approach road should be made available by the applicant 
before LOI. The 12 mtrs. approach road should be widened and developed of 18 mt. width by 
applicant/developer and measurement plan of such road shall be submitted before approval of 

the master layout of the project. 
(2 ) The Applicant shall provide minimum 9 mt. wide access road, free of cost to the lands owned by 

other private persons , which are surrounded by the area under the said Project. 
( 3) It is binding on the applicant to protect the easement rights of the existing public roads passing 

through the project area . 
( 4 ) It shall be binding on Applicant/Developer to construct CD work on Nalla included in the proposed 

area of Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep 
appropriate distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies required as per the 

Development Control Rules . 
( 5 ) The contour map of the said Integrated Township Project Area should be prepared from authorised 

surveying agency and if as per the report , the area under lands having slope more than 1: 5 exceeds 
40 per cent of the project area , then such lands cannot be permitted for inclusion in Integrated 
Township Project. No construction shall be permitted on the lands having slope equal to or more 
than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Regional 

plan or not. 
(6 ) The Applicant shall plan and earmark the lands at suitable location for public purpose reservations 

and also for physical infrastructure required for the population to be accommodated within the 
said Integrated Town Ship Project, as per the Regulations and shall develop the same at his own 
cost. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


२५ 


( IV ) Other Terms and Conditions. — 

( 1) In case ofbreach of any of the terms and conditions by the Applicant Company the powers / rights 

of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with 

Government. 
(2 ) The regulation for Development of Integrated Township Project sanctioned by the Government 

vide notification dated 26th December 2016 and as amended from time to time are applicable for 

the said project 

The details of lands under the said Integrated Township Project are given in " Schedule -A " appended 
hereto , and the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is given in 
" Schedule- B " appended hereto . 

This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government 
Gazette . 


The details of land in the integrated Township Project and the plan i.e . " Schedule -A " and " Schedule - B " 
respectively shall be made available for the inspection of the general public , during office hours on all 
working days at the following offices. 

( 1) Metropolitan Commissioner, PMRDA , S .No 152 / 153 , Maharaja Sayajirao Udyog Bhavan ,Aundh , 
Pune -411 007. 

( 2 ) Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune , 74 / 2 , Sahakarnagar, Sarang Society , 
Pune-411009 . 

(3 ) The Collector, Pune District, Pune. 


This Notification shall also be made available on the Governmentwebsite at www .maharashtra . gov. in 


Schedule - A 
Details of Notified Lands Under the Integrated Town Ship Project for Sumix Club and 
Resort Private Ltd . at Village Mandvi Bk ., Agalambe , Khadakwadi, taluka Haveli and Village 

Katwadi, taluka Mulshi, district Pune 

District Pune , taluka Haveli, village Agalambe 
GatNos . 

TotalArea 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
New 

Are 

Are 


so 


Ha. 


2 


266 


1506 
1509 
1512 
1513 
1514 
1515 / 1 
1515 / 2 


1037 
1040 
1043 
1044 
1045 
1046 / 1 
1046 / 2 


ºNroon 


47 . 10 
45 .70 
48. 90 

4 .00 
81.00 
43 .00 
75 .20 
67 .70 


47 . 10 
45 .70 
39. 90 

4 .00 
81.00 
43.00 
75. 20 
67 .70 


Total 


113 


3 .60 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


Sr. 


Schedule - A - contd . 
District Pune, taluka Mulshi , village Katwadi 
Gat No . 

Total Area 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
Are Ha . 

Are 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


-O 

O 


د 


و 


و 


د 


د 


د 


FM 


د 


| 


Total 


بي 


ū 


District Pune , taluka Haveli , village Khadakwadi 
GatNos. 

Total Area 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
New 

Are 

Are 


Old 


385 
386 


241 
242 


387 


243 


244 


388 
389 


245 


ỉ0--0--moooo 


ỉOOOOooooo 


390 


392 


246 
248 
403 
408 
411 
413 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


२७ 


30 


Schedule -A — contd . 
District Pune, taluka Haveli, village Khadakwadi— contd . 
Gat Nos. 

TotalArea 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
New 

Are Ha. 

Are 
2 
414 0 91 0 

91 
632 
420 

5 . 40 


Old 


На . 


3 


üÑ 
- 


728 
731 


417 


ANO 


734 


63 
5 . 40 


Total 


17 . 10 


District Pune, taluka Haveli , village Mandvi Bk. 
Gat No. 

Total Area 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
Are Ha. 

Are 


ỉOONNNN 


72 .50 


Û 
Ñ 
ÒÝ♡ 
♡♡öìö 
üÀ 
ü 
ÑÔ 
o 
ovoo 
AWN 


48 . 75 


NNF-O-O-ooooooo 


32 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


oŽ 


Schedule - A - contd . 
District Pune, taluka Haveli , village Mandvi Bk . — contd . 
GatNo. 

Total Area 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
Are 

Are 


Ha . 


467 


1.50 


506 


514 


515 


23 


88 .66 
10 . 11 


542 


547 


548 


549 
550 


551 
552 


FrrroooooooooooONNOOONONNNNON 


595 


596 


601 


602 
603 


6 . 10 
92. 10 
17 .40 


6 . 10 
95 . 10 
17 . 40 


604 


90 


605 


51. 25 


606 


86 


607 


609 
610 
611 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


२९ 


На. 


Are 


Ha . 


3 


- 


Schedule -A — contd . 
District Pune , taluka Haveli, village Mandvi Bk . — contd . 
GatNo. 

TotalArea 

Area Notified under 
Integrated Township 

Project 
Are 

Are 
2 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 


NoOOOOOOO 


O 


624 
625 
626 


-NO 


--NOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


- 


M 


O 


627 
628 
629 
630 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 


O 


O 


O 


O 


O 


641 


O 


L 


642 


661 


Total 


125 


8 . 77 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ९ जून २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस -१८१५ /प्र. क्र . ३०८/ १५/नवि -१३/ शुद्धीपत्रक .-- ज्याअर्थी, श्री संत गुलाबराव महाराज सर्वोदय ट्रस्ट, आळंदी यांनी ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त संस्था" असा करण्यात आला आहे) मौजे आळंदी येथील उक्त संस्थेच्या सर्व्हे नंबर १२५ पैकी व १२८ पैकी या जागेवर संस्थेचे 
संग्रहालय , ध्यान धारणा केंद्र व वारकरी पंथाच्या हितासाठी इमारत बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याने या जागेवरील आरक्षण क्रमांक २८- अ, " दर्शन मंडप 
व अग्निशमन दल " हे आरक्षण वगळण्याबाबत शासनास केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने क्रमांक टीपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ३०८/ १५ / नवि - १३ , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ - क) अन्वये आम जनतेकडून सूचना/ 
हरकती मागविण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचनेत काही त्रुटी/ दोष निदर्शनास आले असल्याने त्याबाबतच्या दुरुस्तीसाठी उक्त सूचनेत दुरुस्ती करण्यासाठी 
शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 
आणि त्याअर्थी, आता उक्त सूचनेस खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


परिच्छेद- २ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सर्व्हे नंबर १२७/ ७- ब 
वरील आरक्षण क्रमांक २८ - अ, " दर्शन मंडप व अग्निशमन दल " हे 
आरक्षण प्रस्तावित आहे, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा 
करण्यात आला आहे); 
परिच्छेद - ७ 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेचा सार्वजनिक उपक्रम विचारात घेता आणि 
आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलाची कार्यवाही 
पूर्ण करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १- क) अन्वये 
शासनस्तरावरून उक्त फेरबदलाची सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक 
आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


परिच्छेद- २ 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सर्व्हे नंबर १२५ पैकी व 
१२८ पैकी या जमिनीवर आरक्षण क्रमांक २८ - अ , "दर्शन मंडप व 
अग्निशमन दल " हे आरक्षण प्रस्तावित आहे, ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे); 
परिच्छेद - ७ 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेचा सार्वजनिक उपक्रम विचारात घेता आणि 
आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलाची कार्यवाही 
पूर्ण करून उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा सार्वजनिक /निम 
सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम 
३७ (१ - क ) अन्वये शासनस्तरावरून उक्त फेरबदलाची सूचना प्रसिद्ध 
करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


टीप : प्रस्तुतचे शुद्धीपत्रक त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या " नकाशासह " नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 

वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध करण्यात यावे. 
( १) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे . 
(२) मुख्याधिकारी , नगरपालिका, आळंदी . 
सदरहू शुद्धीपत्रक शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे . 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 


रा . म . पवार, 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ ३१ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 

Date 9th June 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS - 1815 /CR - 308 /15/UD - 13/Corrigendum .-Whereas, Shri SantGulabrao Maharaj Sarvoday Trust , 
Alandi (hereinafter referred to as " the said Sanstha " ); has requested the Government to delete the said 
Reservation on their land bearing S . Nos. 125 (pt.) and 128 (pt.) for the purpose of construction ofMusium 
of books , Meditation Center and Alied use of Sanstha and the Government has issued Notice No . TPS 
1815 /CR - 308 / 15 /UD - 13 , dated 5th October 2016 under Section 37 (1 - A ) of the said Act, (hereinafter referred 
to as " the said Notice ") for inviting suggestions/objections from the generalpublic ; 

and whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to issue corrigendum for rectification 
of few mistakes/ errors which came to the notice ; 
Now , therefore , following corrgendum is issued in respect of the said notice as mentioned below . — 
Instead off 

Read as 


Para - 2 


and whereas, the land bearing S . No . 12717 - B is 
Reserved for Site No. 28 - A "Darshan Mandap and 
Fire Brigade " (hereinafter referred to as " the said 
Reservation ") ; 
Para - 7 


Para -2 

and whereas , the land bearing S . No. 125 (pt. 
and 128 (pt.) is Reserved for Site No . 28 -A " Darshan 
Mandap and Fire Brigade " (hereinafter referred to 
as "the said Reservation " ); 


Para - 7 


and whereas, aftermaking necessary enquiries , 
the Government is of the opinion that the State 
Government shall issue the notice under Section 
37 (1 -A ) of the said Act regarding the said proposed 
modification and to complete the procedure . 


and whereas, after making necessary enquiries , 
the Government is of the opinion that the State 
Government shall issue the notice under Section 
37 (1 - A ) of the said Act to complete the procedure 
of the modification for deletion of the said 
reservation and to include the land thereunder into 
Public /Semi-Public Zone. 


Note : The corrigendum with proposed modification as shown on plan shallbe made available for inspection 
to the general public during office hours on all working days at the following officers . 

(1 ) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune 
(2 ) Chief Officer ,Alandi Municipal Council,Alandi. 

This corrigendum shall also be published on the Governmentwebsite atwww .maharashtra . gov. in 
(oryday ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

___ जाहीर नोटीस 
क्रमांक एमएजी/ कावि / का . क .-१७४ / १७८ / २०१७.-- सर्व लोकांना कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टात मयत व्यक्तिच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
कारणामुळे त्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी पोलीस निरीक्षक, आजरा व भुदरगड पोलीस स्टेशन , 
जिल्हा कोल्हापूर यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडहिंग्लज यांचेमार्फत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १९७३ चे कलम १७४ अन्वये इकडे 
अहवाल पाठविले आहेत . तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असल्यास त्यांनी सदरची जाहीर नोटीस महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाले पासून तीस ( ३०) दिवसांचे आत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , आजरा- भुदरगड, उपविभाग गारगोटी, जिल्हा कोल्हापूर 
यांचे कार्यालया लेखीस्वरूपात सादर करावी अगर समक्ष आणून द्यावी. मुदतीत कोणाची तक्रार न आल्यास उपविभागीय पोलीस अधिकारी , गडहिंग्लज 
यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करण्यात येईल . वरील मुदतीनंतर कोणाची तक्रार अगर हरकत असल्यास ती 
विचारात घेतली जाणार नाही. 


परिशिष्ट 


अ. नं . 


पो. स्टे . 


अ. म .र.नं . 


मयताचे नाव व पत्ता 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ भुदरगड 


२२ / २०१६ 


१९ -०५- २०१६ पाण्यात पडून श्वास गुदमरून 

मयत . 
१२- ०४- २०१६ कोणतेतरी विषारी औषध सेवन 

करून मयत . 


२ भुदरगड 


धिरज संजय पाटील, रा. आमशी , 
ता . भुदरगड. 
मनोज दत्तात्रय लोकरे , रा. मडीलगे , 
ता. भुदरगड , जिल्हा कोल्हापूर . 
दत्तु दाजी येसणे, रा . मडीलगे , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 


१५/ २०१६ 


३ आजरा 


४६ / २०१५ 


१५- १२ - २०१५ वयोवृद्ध असल्याने आजारपणामुळे 

त्यांचेमेंदूत रक्तपुरवठा व्यवस्थित 
होत नसल्याने मयत . 


४ आजरा 


२० -०४- २०१५ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


५ आजरा 


१२- ०३- २०१५ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


६ भुदरगड 


२९ - १२- २०१६ दोन्ही बाजूंची फुप्फुसे निकामी 

झालेने मयत ( न्यूमोनिया ). 
२०- १२ - २०१६ पाण्यात पडून बुडून मयत 


७ 


भुदरगड 


१५/ २०१५ मारूती जानबा तारळेकर, रा . चिमणे , 

ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 
०८/ २०१५ दयानंद गोवाळ नाईक , रा. आरदाळ , 

ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
०१/ २०१७ ज्योती प्रकाश इंगळे, रा. पागिरे, 

ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर . 
५० / २०१६ ।। मंगेश श्रीकांत कदम , रा. गणेशनगर , 

गारगोटी , ता . भुदरगड, 

जिल्हा कोल्हापूर . 
४८/ २०१६ नामदेव बापू देसाई , रा. मिणचे खुर्द, 

ता . भुदरगड , जिल्हा कोल्हापूर . 
२६ / २०१५ किरण नारायण कांबळे, रा. हेदवडे, 

ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर . 
१९/ २०१६ शारदा संदीप हासूरकर, रा. भेडवडे, 

ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर . 


८ 


भुदरगड 


२४ - ११ -२०१६ अपघातात डोकीस मार लागून 

मयत . 


९ 


भुदरगड 


१६- ०५- २०१५ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


१० 


भुदरगड 


०६-०५- २०१६ फुप्फुसाला जुना आजार असल्याने 

व त्यावर व्रण असल्यामुळे 

फुप्फुसाचे कार्यबंद पडल्याने मयत . 
१८ -०८ -२०१५ दारूच्या नशेत कोणतेतरी विषारी 

औषध सेवन केलेने मयत . 


११ भुदरगड 


३८ / २०१५ 


आदेलीन झुजे रॉड्रीग्ज , रा. तिरवडे, 
ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर . 
सविता सुरेश चोथे, रा. गजरगाव , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 


१२ आजरा 


४९ / २०१५ 


२६- ०९ - २०१६ ब्रेन हॅमरेज झालेने मयत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


३३ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ. म.र. नं . 


मयताचे नाव व पत्ता 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ.न. पो . स्टे . 

१ २ 
१३ आजरा 


०६/ २०१७ 


२७- ०१ -२०१७ हार्ट अॅटॅक येऊन मयत 


१४ 


आजरा 


१२/ २०१४ 


२३-०३- २०१५ हृदयक्रिया बंद पडलेने मयत 


१५ आजरा 


५७/ २०१६ 


२७- १२ - २०१६ 


गळफास लावून मयत 


१६ आजरा 


५१/ २०१५ 


०२- ११ -२०१६ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


१७ आजरा 


२२/ २०१५ 


३० - ०७- २०१७ भाजून गंभीर जखमी होऊन 

मयत . 


१८ 


आजरा 


३८ / २०१४ 


२९ - ०१ -२०१४ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


१९ 


आजरा 


०४ / २०१६ 


२६-०१- २०१६ हृदयविकाराचा झटका येऊन 

मयत . 


२० आजरा 


०४/ २०१७ 


धोंडूबाई रामचंद्र पोवार, रा. उत्तूर, 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
पुजाजी संभाजी टाळे, रा. उल्हासनगरी, 
ता . पुसद, जिल्हा यवतमाळ, 
मयत-निगुडगे, ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 
काशिनाथ महालिंग कुरबेट्टी, 
रा. धामणे, ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
सर्जेराव आनंदा पाटील , रा. मडीलगे , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
सरस्वती श्रीमती देसाई , रा. निगुडग , 
ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 
शांप्रास विलास बारदेस्कर, रा. सरोळी , 
ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 
संतोष पांडूरंग प्रभू , रा. वेळवट्टी, 
ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 
मारूती मय्यापा जाधव, रा . खानापूर , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
कृष्णा मसू खोराटे , ता. मिलही 
पेट्रोल पंप, आजराचे पाठीमागे , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
संदीप मारूती मोहिते , रा. पेरनोली, 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
सागर गोविंद बागवे, रा. बुरूडे, 
ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर , 
सुनील अर्जुन डांगी, रा. चिखलगुड , 
ता . हुक्केरी, जि . बेळगाव , 
मयत- दर्डेवाडी , ता . आजरा, 
जिल्हा कोल्हापूर . 
मारूती नारायण रेडेकर, रा . गजरगाव , 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
गौतम बाबुराव कांबळे, रा. बुरूडे, 
ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर . 


२४- ०१- २०१७ पाण्यात पडून बुडून मयत 


२१ आजरा 


०१/ २०१७ 


०१-०१ - २०१७ गळफास लावून घेऊन श्वास 

गुदमरून मयत . 


२२ आजरा 


०२/ २०१७ 


१२ - ०१ - २०१७ विहिरीचे पाण्यात पडून बुडून 


मयत . 


२३ आजरा 


२३/ २०१५ 


२१ - ०७ - २०१५ हृदयविकाराचा झटका येऊन 

मयत . 


२४ 


आजरा 


५६/ २०१६ 


२३ - ११ - २०१६ 


Anycron Insecticide 
नावाचेविषारी औषध सेवन 
केलेने मयत . 


२५ आजरा 


०५/ २०१७ 


२४- ०१ -२०१७ गळफास लावून घेऊन मयत 


२६ आजरा 


३९ / २०१५ 


१७- १० - २०१६ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


किर्ती नलावडे, 

उपविभागीय दंडाधिकारी, 
आजरा- भुदरगड , उपविभाग गारगोटी, 

जिल्हा कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ०६ जून २०१७. 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मह/२/ वने/ एसआर- १५ / २०१६ / दुरुस्ती/ शुद्धिपत्रक / २०१७.-- भारतीय वन अधिनियम, १९२७ कलम ४ नुसार मौजे धामणओहोळ , ता . 
मुळशी, जिल्हा पुणे येथील स. नं . २१/ १ पै. ४ .९३६८ हेक्टर आर " राखीव वन " घोषित करणेबाबतची अधिसूचना पारित करण्यात आली आहे. सदर 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक मार्च ९ ते १५ , २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर 
अधिसूचनेमधील अनुक्रमांक ( ग) खालीलप्रमाणे आहे . 

याऐवजी 


( ग) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
मुळशी तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, मावळ -मुळशी, उपविभाग पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

असे वाचावे 
( ग) राखीव वनाच्या हद्यीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी, भोर 
स्थित, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

चंद्रकांत दळवी , 
विभागीय आयुक्त , 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे , २६ मे २०१७. 


Notification 
क्रमांक मह/ २/ वने/एसआर/ १५/ २०१६ / Corrigendum. -- The Notification under Section 4 of theIndian Forest Act , 
1927 , to declare the land bearing S .No.21/ 2 part admeasuring 4 Hector 93 .68 Ares of village Dhamanohal, 
taluka Mulshi, dist. Pune has beeen issued vide this office No. Rev/ 2 /Forest/ SR / 15 /2016 , dated 22nd 
February 2017 the said notification has been published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part - 1 
pune division supplement dt. 9 to 15th march 2017 , In the said notification Serial No. (C ) is as follows. 

Read 
( C ) appoints the Sub Divisional Officer Maval-Mulshi, Sub -Division , Pune In -charge of the Mulshi 
taluka to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within the limits of the 
reserved forest, or in or over any forest produce and to deal with the same as provided in Chapter- ll of the 
said Act; 

Instead of this it should be read as 
(C ) appoints the Forest Settlement Officer, Bhor (Located at Pune) to be the Forest Settlement 
Officer to inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in 
favour of any person in or over any land comprised within the limits of the reserved forest, or in or over 
any forest produce , and to dealwith the same as provided in Chapter- Il of the said Act. 

CHANDRAKANT DALAVI, 
Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune . 
Pune, 26 May 2017. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


३५ 


अधिसूचना 
क्रमांक मह/२ / वने / एसआर- १६/ २०१६/ शुद्धीपत्रक.-- भारतीय वन अधिनियम , १९२७ कलम ४ नुसार मौजे धामणओहोळ , ता . मुळशी, जिल्हा 
पुणे येथील स . नं . १४५ पैकी २. ४० हेक्टर आर " राखीव वन " घोषित करणेबाबतची अधिसूचना पारित करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक मार्च ९ ते १५ , २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. सदर अधिसूचनेमधील 
अनुक्रमांक ( ग) खालीलप्रमाणे आहे . 

याऐवजी 
( ग) राखीव वनाच्या हद्यीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
मुळशी तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, मावळ -मुळशी, उपविभाग पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

असे वाचावे 
( ग) राखीव वनाच्या हद्यीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी , भोर 
स्थित , पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

चंद्रकांत दळवी 
विभागीय आयुक्त , 

पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे , २१ जून २०१७. 


Notification 


क्रमांक मह /२/ वने /एसआर / १६/ २०१६ / Corrigendum.-- The Notification under section 4 of the Indian Forest Act, 
1927 , to declare the land bearing S .No. 145 part admeasuring 2 Hector 40 Area of village Dhamanohal , 
taluka Mulshi dist . Pune has been issued vide this office No. Rev/2 /Forest /SR / 16 /2016 , dated 22nd February 
2017 the said notification has been published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part- 1 Pune division 
supplement dt. 9 to 15th march 2017 , In the said notification Serial No (C ) is as follows. 

Read 
( C ) appoints the Sub Divisional Officer Maval-Mulshi, Sub - Division , Pune in charge of the Mulshi 
taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within the limits of the 
reserved forest, or in or over any forest produce , and to dealwith the same as provided in Chapter II of the 
said Act; 

Instead of this it should be read as 
(C ) appoints the Forest Settlement Officer Bhor (Located at Pune ) to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the reserved forest , or in or over any forest produce , and to deal with the 
same as provided in Chapter II of the said Act. 

CHANDRAKANT DALVI 
Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune . 
Pune, 21June 2017 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


अधिसूचना 


क्रमांक मह -२/ वने/ एसआर- १२/ २०१६.--ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा 
त्याचा काणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमीन/ पडीक जमीन (यात 
यानंतर जिचा " उक्त जमीन" असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच (मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७ 
चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१- एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, पुणे आयुक्त याद्वारे 


( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी, भोर स्थित पुणे यांची नियुक्ती 
करीत आहेत ; 


( घ) उक्त अधिनियमाची कलम ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर 
सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा पुणे , तालुका हवेली , गाव सांबरेवाडी ( घेरा सिंहगड ) 

दिशा 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


__ उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 
७ 


W 


O 


हे . आर 


१ 


१. ०० 


५४९ पैकी 


५४९ पैकी 


२६९ पैकी 


२७० पैकी 


जुना स . नं . ४५७ | 
पैकी , जुना गट नंबर 
११२७ पैकी चा नवीन गट 
नंबर २७० पैकी . 


एकूण ... _ १.०० 


एकूण .. 


१. ०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चंद्रकांत दळवी, 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे, २१ जून २०१७ . 


Notification 


No. Rev - 2 / Forest/ SR - 12 /2016 . — Whereas the Government of Maharashtra has in exercise of the 
powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , decided to constitute the 
forest- land which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , 
or to the whole or any part of the forest- produce of which the government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), to be a reserved 
forest ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


३७ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . FLD 
1081- F - 6 , dated 21st October 1981 (issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) , the Divisional 
Commissioner of Pune hereby. — 

(a ) declares that Government of Maharashtra has decided to consitute the said land as reserved 
forests ; 

(b ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended here to ; 
and 

(c ) appoints the Forest Settlement Officer Bhor (Lacated at Pune) to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce and to deal with the 
same as provided in Chapter Il of the said Act ; 

(d ) appoints the Collector Pune to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Section 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Pune , Taluka Haveli, Village Sambrewadi (Ghera Sinhagad ) 
Sr. No. Survey No. 

Area 

Boundaries of the Reserved Forest 
North East 

South West 
4 56 7 

H . R. 
Old S . N. 457 part . 1 . 00 549 part 549 part 269 part 270 part 
Old Gat No. 1127 
part New Gat Nos . 
270 part. 


Total . . 


1. 00 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

CHANDRAKANT DALVI, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 21st June 2017 . 


अधिसूचना 


क्रमांक मह- २/ वने/ एसआर-२४/ २०१६.-- ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा 
त्याचा काणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमीन / पडीक जमीन ( यात 
यानंतर जिचा " उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच (मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१- एफ - ६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , पुणे आयुक्त याद्वारे 


( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( ग) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी, भोर स्थित पुणे यांची नियुक्ती 
करीत आहेत ; 


( घ ) उक्त अधिनियमाची कलम ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर 
सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा पुणे, तालुका मावळ- मुळशी 
क्षेत्र । 


गट 


दिशा 


अ . गावाचे नाव ___ सर्वे 

सर्वे 
क्र . 

नंबर 


गट 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


LAT 


हेक्टर 


१ लोहगड 


१०४ 


१०४ 


१६४ 


६.६२ भाजेची शीव , 


२ कुसगाव खुर्द -- 


८ . १४ 
१२. ३७ 


१५४/१ 


१५८ . 


३ वांद्रे ( वडुस्ते ) १७४/ १ पैकी -- 


३ . ४४ 


भाजेची शीव , मालेवाडीची शीव, गट नंबर १६७ गट नंबर १६८ 
गट नंबर १६३. 
गट नंबर १५९ गट नंबर १५२ चिखलसेची शीव गट नंबर १५४ 
गट नंबर १५६, गट नंबर १५३ चिखलसेची शीव पिंपळोलीची शीव 

व गट नंबर 

१५५ . 
सर्व्हे नंबर १७३ फॉरेस्ट सर्वे नंबर सर्व्हे नंबर १७५ सर्व्हे नंबर 
व १७२ . १७८ 

१७४/ २. 
गट नंबर ११२ कुंभेरी हद्द कुंभेरी हद्द सर्वे नंबर ११३ 
पैकी व गट नंबर 
१११ . 
सर्व्हे नंबर ४१, सर्व्हे नंबर ३३ व सर्वे नंबर ४० / २ सर्व्हे नंबर ४५ 
३२ . 
सर्व्हे नंबर ४० /१ , सर्व्हे नंबर ३७ फॉरेस्ट सर्वे सर्व्हे नंबर ४८ 
४०/ २, ४०/ ३. 

३९ . 


४ विसाखर 


७६ / १/२ 


२ . ८० 


५ 


देवघर 


__ ४०/ १ 


-- 


२. ४९ 


३६ . 


४० / ४ 


२. ६५ 


एकूण ३८. ५१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चंद्रकांत दळवी , 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे , २१ जून २०१७. 


Notification 


No . Rev - 2 /Forest/SR - 24 /2016 . — Whereas the Government of Maharashtra has in exercise of the 
powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the 
forest-land which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , 
or to the whole or any part of the forest- produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land" ), to be a reserved 
forest ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 (16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081- F -6 , dated 21st October 1981 ( issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


३९ 


Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . VIII of 1958 ), the Divisional 
Commissioner of Pune hereby. 

(a ) declares that Government of Maharashtra has decided to consitute the said land as reserved 
forests ; 

(b ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended here to ; 


and 


6 


(C ) appoints the Forest Settlement Officer Bhor (Located at Pune ) to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the reserved forest , or in or over any forest produce and to deal with the 
same as provided in Chapter II of the said Act ; 

(d ) appoints the Collector Pune to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Section 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Pune, Taluka Maval -Mulshi 
Sr. Name of Survey Gat Area 

Boundaries of the Reserved Forest 
No Village No . No. 

North 

East South West 
1 21 3 4 5 

H . R . 
1 Lohagad 104 164 Pt. 6 .62 Bhajechi Malewadichi Gat No. 167 Gat No. 168 

Shiv , Gat Shiv . 

No. 163. 
2 Kusgaon -- 153 8 . 14 GatNo. 159. Gat No . 152 Chikhalsechi GatNo. 154 

Shiv . 
154/1 12 . 37 Gat No. 156 , Gat No . 153 Gat No. 155 Pimplolichi 
158 . 

Shiv . 
3 Vandre 174 / 1 - - 3 .44 S . No. 173 Forest S. No . S. No . 175 S. No. 174/2 
(Waduste ) Part 

and 172 . 178 . 
Visakhar 76 / 1/2 112 2 .80 S . No. 112 Kumbheri Kumbheri Gat No. 113 
Tal. 

Part and 111. Shiv . 

Shiv . 
5 Devghar 40 / 1 -- 2 .49 S . No. 41, 32 S . No. 33 , 36 S . No. 40 /2 S . No. 45 
40 / 4 -- 2 .65 S . No. 40 / 1 , S . No . 37 Forest S . No. S . No. 48 
40 / 2 , 40 / 3 

39 


kd . 


Total . . 


38 . 51 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHANDRAKANT DALVI, 
Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune. 


Pune , 21st June 2017 . 


जिल्हाधिकारी सोलापूर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१७ / पुनर्व/ संकलन ४/ आरआर/ २६७/२०१७. -- ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे पिराचीकुरोली येथील जमीन गट नं . ६७३ / २ क्षेत्र हेक्टर ७.१२ आर इतके क्षेत्र गावठाणासाठी 
घेण्यात आले आहे. सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट ) सहायक संचालक , नगररचना , सोलापूर यांचेकडून मंजूर 
करण्यात आले आहे. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


सदर वसाहतीची उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे पिराचीकुरोली येथील गट नं. ६७३/ २ ची हद्दकायम 
व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे पिराचीकुरोली येथील 
जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्य अधिकारान्वये मी, अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन) सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे . 

परिशिष्ट 


जिल्हा सोलापूर 


तालुका 


गाव 


उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ) सोलापूर यांचे नावे असलेले गट नंबर ले - आऊट व मोजणी 
सर्वे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र नकाशानुसार सदर गटातून 
गट नंबर 

पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर 


६७३/ २ 


१६. ५८ 


७ . १२ 


पिराचीकुरोली 

पुनर्वसन 


एकूण गट नंबर 


१६. ५८ 


७. १२ 


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे 
अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , 

__ पुनर्वसन ( जमीन) , सोलापूर . 


सोलापूर , ३ मे २०१७ 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक/ १३ / २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीए-०१९६/ ८७१ / सीआर-३७/ टीआरए - २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम ११५ , ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

येरवडा वाहतूक विभाग पुणेअंतर्गत 
खराडी बायपास चौकातील हडपसर रोडला जाणाऱ्या व येणाऱ्या रोडवर खराडी बायपास चौक ते जुई कॉर्नर बिल्डिंग व खराडी बायपास चौक 
ते अॅक्सिस बँक एटीएम पर्यंत रस्त्याचे दोन्ही बाजूस १०० मीटर अंतरापर्यंत नो पार्किंग करणेत येत आहे. 

अशोक मोराळे , 

पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


पुणे , १५ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


४१ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक फौजदारी/ कावि -९८१/ २०१६. - अन्वये तमाम लोकांना कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
यांचेकडून इकडे अहवाल पाठविलेले आहेत . तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे 
अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेपासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस अधिकारी यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , 
याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


अ. क्र . पोलीस स्टेशन 


मयताचे नाव 


वय 


अ. म . र. 
क्रमांक 


वय 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यू दिनांक 


१ 


२ 


TY 


९१५ 
९१६ 
९१७ 


लष्कर 
उत्तमनगर 


अपघाती 
अपघाती 


आत्महत्या 


उत्तमनगर 
उत्तमनगर 


१८/ १३ 
१२/ १६ 
१७/ १५ 
२४/ १५ 
१०९ / १६ 
१४ / १२ 


वीर विलास मगरे 
यलप्पा सिद्ध कुलप्पा 
रेखा विलास शिंदे 
आबासाहेब नामदेव सोळंखे 
फिरोज ऊर्फ फैरोज अहमद खान 
अनोळखी पुरुष 


२३/ ५/ २०१३ 
५/ ५/ २०१६ 
४/ ७/ २०१५ 
१४/ ९/ २०१५ 
१५/ ५/ २०१६ 
१८ / ०२/ २०१२ 


९१८ 


नैसर्गिक 


९१९ 


येरवडा 


नैसर्गिक 


९२० शिरूर 


फुप्फुसाचा क्षयरोग व 
रक्ताशयाने 


४५ / १४ 


२० / २/ २०१४ 


९२१ शिरूर 

शिरूर 
९२३ शिरूर 


३० / २०१६ 


१७/ १६ 
२९ / १२ 
८५/ १३ 
९५/ ०९ 


९२४ शिरूर 


न्यूमोनिया आजाराने 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून 
चक्कर येऊन पडल्याने 
जंतुसंसर्ग रोगाने 
टी . बी. आजाराने 
विषारी औषध पिऊन 
चक्कर येऊन पडल्याने 


९२५ शिरूर 
९२६ शिरूर 


२१/ ३/ २०१२ 
१५/ ९/ २०१३ 
२६/९/ २००९ 
१८/ ०३/ २०१५ 
१६/ ११ / २०१० 


२७ / १५ 


९२७ शिरूर 


९६/ १० 


७० /०४ 


चक्कर येऊन पडल्याने 


१४ / ११/ २००४ 


शिरूर 
९२९ शिरूर 


७० / १४ 


२५ / ५/ २०१४ 


आदेश राजेंद्र शेंडगे 
प्राजक्ता गोरक्ष उकीरडे 
दिनेश ईब्रोमचा सिंह 
सुनिता बाळासाहेब बरशिले 
राजेंद्र धोंडीबा चिंचोळीकर 
बाळु सुखदेव पाचरणे 
प्रेमनाथ भालचंद्र पाटील 
सविता सदाशिव कोल्हे 
पुजा राजेंद्र बेनके 
सोनबा तात्याबा बिडगर 
सुमन वाल्मिक नलगे 
मेघा आकाश भोसले 
उषाताई आप्पा मंडलीक 
अनोळखी स्त्री 
१. प्रांजल संतोष ढवळे 
२. संग्राम संतोष ढवळे 
मनिषा पांडुरंग कदम 
अक्षय साहेबराव हिलाळ 


९३० 


८ / १६ 


शिरूर 
शिरूर 


९३१ 


२१ / १५ 


९३२ 


शिरूर 


३० / १६ 


१६/ १२/ २०१५ 

२/ ३/ २०१५ 
१६/ ३/ २०१६ 
११/ ०५/ २००९ 
३१/०७/ २०१३ 
८ / १० / २०११ 


९३३ शिरूर 


आगीत भाजल्याने 
पॅरालिसिसच्या झटक्याने 
चक्कर येऊन पडल्याने 
गळफास घेऊन 
दिवा अंगावर पडून भाजल्याने | 
पाण्यात पडून बुडून 
थायमीटमिश्रित चहा पिल्याने 
विषबाधा होऊन 
विषारी औषध पिऊन 
हार्ट अॅटॅक येऊन 


२१ 
३० - ३५ 


९३४ शिरूर 


३ 


६५/ १३ 
८६ / ११ 


९३५ शिरूर 


७८ / ०५ 


९३६ शिरूर 
९३७ शिरूर 


१५ / १२/ २००५ 
६ / ३/ २०१६ 


२७/ १६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 
९३८ 


२ 
शिरूर 


९५/ १५ 


९३९ 


शिरूर 


२९ / ११/ २०१५ 
१५/ ११/ २०१३ 
२१/ ६/ २०११ 


९४० 


शिरूर 


९४१ 


शिरूर 


१०/ ३ / २०१३ 


९४२ शिरूर 
९४३ शिरूर 
९४४ शिरूर 
९४५ शिरूर 
९४६ शिरूर 


९४७ 


११२/ १३ 
४४/ ११ 
१९ / १३ 
७५/ १३ 
३४/ १५ 
१/१५ 
२९ / १६ 
१०० / १४ 
११२/ ०८ 
१०६/ ०९ 
५९/ १५ 
८३/ १५ 
३६/ १६ 
९९/ १५ 
१२१ / १४ 
३३/ १६ 
५९ /१६ 
१२/ १४ 


२४ / ८ / २०१३ 

२/ ५/ २०१५ 
२२/ १०/ २०१४ 
१५/ ०३ / २०१६ 
१७ / ०८ / २०१४ 
२२ /११/ २००८ 
७/ ११/ २००९ 
२६/ ४ / २०१५ 
१२/ १०/ २०१५ 
३० / ३/ २०१६ 


शिरूर 


९४८ 


९४९ 


९५० 


शरद दौलत गावडे 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
वैशाली सतिश वाघमोडे 
सोनाली भानुदास हंडाळ 
शंकर गणपत थोरात 
आदित्य मोहन घोडे 
राजेंद्र नारायण चव्हाण 
संतोष भाऊसाहेब शिंदे 
रामदास महीपती जोरी 
भगवान दास राठोड 
गेनु सबाजी उघडे 
कोंडीराम रामदास पानगे 
निखलाल मिखा भोसले 
सलिम ऊर्फ हजु हमीद शेख 
संदिप ज्ञानोबा कांबळे 
गंगाधर रामचंद्र निंबाळकर 
मंगेश बन्सी साळवे 
अनोळखी पुरुष 
सुखदेव नामदेव खैरे 
अनुसया तबाजी गायकवाड 
अनोळखी पुरुष 
केरूभाऊ दामु माळवे 
नवनाथ सुरेश उदमले 
शामल रविंद्र पवार 


शिरूर 
शिरूर 
शिरूर 
शिरूर 
शिरूर 
शिरूर 


९५१ 


९५२ 


१४ / १२/ २०१५ 


९५३ 


४/ ११/ २०१४ 


९५४ शिरूर 


१८ / ३/ २०१६ 


विषारी औषध पिऊन 
जंतुसंसर्ग झाल्याने 
पाण्यात बुडून 
विहिरीचे पाण्यात बुडून 
पाण्यात बुडून 
विषारी औषध पिऊन 
हृदयविकार झटक्याने 
हृदयविकार झटक्याने 
हृदय बंद पडून 
अर्धांगवायू आजाराने 
आजाराने 
नैसर्गिक 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून 
हार्ट अॅटॅकने 
गळफास घेऊन 
हार्ट अॅटॅकने 
गळफास घेऊन 
हृदयविकाराने 
फुप्फुसावर सूज येऊन 
हृदयविकार झटक्याने 
पेटवून घेऊन भाजून 
पाण्यात पडून बुडून 
विषारी औषध पिऊन 
लीव्हर खराब झाल्याने 
जन्मजात किडनीचा त्रास 
असल्याने. 
पाण्यात पडून बुडून 
सर्पदंश झाल्याने 
जंतूचा प्रादुर्भाव झाल्याने 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
अपघाती 
रेल्वे अपघाती 


९५५ 


शिरूर 


२३/ ०५/ २०१६ 


९५६ 


शिरूर 


४/ १/ २०१४ 


९५७ 


९६/ १५ 


४/ १२/ २०१५ 


शिरूर 
शिरूर 


९५८ 


२/ १६ 


११/ १/ २०१६ 


९५९ 


शिरूर 


६३/ ०९ 


४४ / १५ 


शिरूर 
शिरूर 


८/ ७/ २००९ 
२६/ ५/ २०१५ 
१०/ ०९ / २०१५ 
५ / ४/ २०१५ 


९६१ 


८१/ १५ 


९६२ शिरूर 


३८ / १५ 


दिवस 


४६ 


९६३ 

शिरूर 
९६४ 

शिरूर 
९६५ शिवाजीनगर 
९६६ विश्रामबाग 
९६७ 

विश्रामबाग 
९६८ 

विश्रामबाग 

येरवडा 
९७० लोहमार्ग 


T 


९९ /१४ 
३३ / १५ 
३६/ १५ 
५०/ १५ 
५१/ १५ 
१२/ १६ 
२६९ / १४ 
१०७/ १६ 


जनाबाई काळुराम हिलाक 
केशव सिताराम लवांडे 
बसम्मा मल्लीकार्जुन कोळी 
अनोळखी इसम 
अनोळखी इसम 
सतीश बाबुराव शेडगे 
शशिकांत हरिभाऊ जोशी 
रमेश आदिमान शिंदे 


१३/ ०८ / २०१४ 
२५/ ०४/ २०१५ 
२९ / ६/ २०१६ 
६/ ८/ २०१५ 
१३/ ८/ २०१५ 


६० 
४० - ४५ 


४४ 


२९ / २/ २०१६ 


LAT 


५३ 


२१ / ८/ २०१४ 


४० 


२६/ ०४/ २०१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ / ७/ २०१६ 


१ २ 
९७१ लोहमार्ग 
९७२ लोहमार्ग 
९७३ लोहमार्ग 
९७४ लोहमार्ग 
९७५ लोहमार्ग 
९७६ लोहमार्ग 
९७७ लोहमार्ग 
९७८ लोहमार्ग 
९७९ लोहमार्ग 
९८० लोहमार्ग 
९८१ लोहमार्ग 


१८९/ १६ अनोळखी पुरुष 
३६६/ १४ अनोळखी पुरुष 
१५८/१६ विकास नंदकुमार तमाचे 
२०६/ १६ जितेंद्रकुमार हुकुमसिंग नट 
१३५ /१६ धर्मराज गजेंद्र साखरे 
११८ / १६ विकास महादेव भोसले 

६/ १६ कल्लाकल्ली थॉमस वर्गीस 
३९६/ १५ संदीप दशरथ सोनवणे 
४२२/ १५ राजु चंद्रकांत मोहीते 
८७/ १५ सोहनलाल अजमेरी छपरीबंद 
१४६/ १५ सीता कमलेश माझी 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


३१/ १०/ २०१४ 
४/ ६/ २०१६ 
२३ / ७/ २०१६ 
१५/ ५/ २०१६ 
८ / ६/ २०१६ 
५/१/ २०१६ 
३/ १२ / २०१५ 
३०/ १२/ २०१५ 
२६/ ३/ २०१५ 


दीड 
महिना 


१० / ५/ २०१५ 


९८२ 


१५/ ५/ २०१६ 


९८3 


५ / १२/ २०१५ 
५/ ४/ २०१६ 
८ / ३/ २०१६ 
१३/ १/ २०१६ 
७ / ३/ २०१६ 


१३/ ९ / २०१५ 


२९ / ८ / २०१५ 


१२/ ८ / २०१६ 


लोहमार्ग 

लोहमार्ग 
९८४ 

लोहमार्ग 
९८५ लोहमार्ग 
९८६ लोहमार्ग 
९८७ लोहमार्ग 
९८८ लोहमार्ग 
९८९ लोहमार्ग 
९९० लोहमार्ग 
९९१ लोहमार्ग 
९९२ लोहमार्ग 
९९३ लोहमार्ग 
९९४ लोहमार्ग 
९९५ लोहमार्ग 
९९६ लोहमार्ग 
९९७ लोहमार्ग 
९९८ लोहमार्ग 
९९९ लोहमार्ग 
१००० लोहमार्ग 
१००१ लोहमार्ग 
१००२ लोहमार्ग 
१००३ लोहमार्ग 


१३२ /१६ चार्ल नोयल जोसेफ 
३९८/ १५ नरेंद्र परागमल जैन 
९१/ १६ हरिश्चंद्र महादू तावरे 
६४/ १६ राबी मुकुरू बैगा 
१०/ १६ कन्हैया बावरीया बहेरा 
६१/१६ राजू जनार्दन घटे 
३०५/ १५ लक्ष्मण हनमंता कानडे 
३४५ /१५ फेलिक्स झेवीअर फ्रान्सीस 
२३५ / १६ श्याम दादासाहेब धनवडे 
१६६/ १६ मोगन दर्शन लोगनादन 
१५/ १६ बसप्पा बाळाप्पा चव्वापगोळ 
१२० /१६ राहुल बाळू कोळी 
२२७/१५ देवीप्रसाद शारदाप्रसाद श्रीवास्तव 
५९ / १६ खियालदास मदनदास शितलानी 
३९० / १५ हसनजावेद इर्तिजानिशाद सय्यद 
१८९/ १५ अनोळखी पुरुष 
१५६/ १६ अनोळखी पुरुष 
३५५/ १५ श्रावण कमलेश्वर राय 
७५/ १६ सुरेश पुंडलीक नले 
१९२/ १५ अनोळखी पुरुष 
४०४/ १५ अनोळखी पुरुष 
२२६/ १४ अनोळखी पुरुष 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 


९ / ६/ २०१६ 
१४/ ०१ / २०१६ 

८ / ५/ २०१६ 
१३/०७/ २०१५ 
६ / ०३/ २०१६ 
३० / ११/ २०१५ 

९/ ६/ २०१५ 
२८/ ५ /२०१६ 


१ / ११/ २०१५ 


२१/ ३/ २०१६ 
११/०६/ २०१५ 
९ / १२/ २०१५ 


७ / ७/ २०१४ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


नैसर्गिक 


११/ ०६/ २०१५ 


अपघाती 


१/ १/ २०१६ 


आत्महत्या 


२१/ ९ / २०१४ 


आत्महत्या 


२० / १/ २०१६ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२८ / २/ २०१६ 
१२ / ३/२०१६ 
२५/ ४/ २०१६ 


आत्महत्या 


१०११ 


आत्महत्या 


१८ / १२/ २०१५ 


आत्महत्या 


६ / ९/ २०१५ 


आत्महत्या 


२९ / ६/२०१५ 


आत्महत्या 


१५/ ८ / २०१४ 


आत्महत्या 


१६/ १२/ २०१५ 


आत्महत्या 


२२/ १/ २०१६ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


१३/ ७/ २०१५ 
३०/ ०१/ २०१६ 
२७ / ६/ २०१६ 


आत्महत्या 


१ २ 
१००४ गु. अ. वि., पुणे १९६/ १६ राजेंद्र कोंडीबा उमाप 
१००५ मार्केटयार्ड १/ १६ अंश अजय उभे 
१००६ बिबवेवाडी 

बाबासाहेब महादेव चांदणे 
१००७ बिबवेवाडी 

सुनिल सोनूधिंडले 
१००८ बिबवेवाडी 

१९/ १६ 

नरेश सोपान जमादार 
१००९ बिबवेवाडी 

२१/ १६ 

गणेश बाळकृष्ण जाधव 
१०१० बिबवेवाडी ३२/ १६ रमेश मारुती कोहळे 

बिबवेवाडी ८३/ १५ धनश्री सतिश इसवे 
१०१२ बिबवेवाडी ५८ / १५ सचिन पांडुरंग पवार 
१०१३ बिबवेवाडी ४२/१५ महेंद्र पांडुरंग केदारी 
१०१४ बिबवेवाडी ५२/ १४ राम बबन कोंढरे 
१०१५ बिबवेवाडी ८२/ १५ शांताराम चंदप्पा चलवादी 
१०१६ बिबवेवाडी ०७/ १६ अंकिता वालचंद जैन 
१०१७ बिबवेवाडी ४८ / १५ निलेश कांतीलाल मांगडे 
१०१८ बिबवेवाडी ११/ १६ स्वागत बाळासाहेब भोईटे 
१०१९ बिबवेवाडी ५२ / १४ वसुंधरा दत्तात्रय वाळींबे 
१०२० सहकारनगर ०५/ १६ मंगेश सिताराम शिंदे 
१०२१ सहकारनगर 

संजय मारुती मरळ 
१०२२ सहकारनगर 

प्रदीप फुलचंद सोन्ने 
१०२३ दत्तवाडी ६४/१५ विजया गोपीनाथ तासकर 
१०२४ दत्तवाडी १०६ /१५ प्रविण प्रकाश जोगळे 
१०२५ दत्तवाडी ४९ / १६ अशोक विष्णू पोकळे 
१०२६ दत्तवाडी ७२/१६ महेश अभिमन्यू हरिभक्त 
१०२७ बिबवेवाडी ७२ /१५ अश्विनी कैलास गिरी 
१०२८ चतु :श्रृंगी ५/ १४ तात्याराम आसाराम पहाडे 
१०२९ चतु :श्रृंगी १२८ / १४ शिला शिवराम पोकळे 
१०३० चतु: श्रृंगी ६१/ १५ रेखा विजय डोंगरे 
१०३१ चतु: श्रृंगी १३७ / १२ गणेश तुकाराम किरवे 
१०३२ चतु : श्रृंगी १९ / १४ अक्षय परशुराम होळकर 
१०३३ चतु : शृंगी १९९/ १३ समिक्षा भास्कर सस्ते 
१०३४ चतु : शृंगी १२२/ १४ विकासकुमार किशोरीलाल साहू 
१०३५ चतु :श्रृंगी १०/ १४ श्रृती श्रीधरन 
१०३६ चतु :श्रृंगी ८७/ १४ देवुबाई गेणुभाऊ डुंबरे 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२० / १/ २०१६ 
९ /१ / २०१६ 
१६ /५/ २०१६ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


१६/ ६ / २०१५ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


९ / १०/ २०१५ 

८ / ४/ २०१६ 
२१/ ०५/ २०१६ 
२४/ १०/ २०१५ 


अपघाती 


अपघाती 


अपघाती 


अपघाती 


आत्महत्या 


६/ १/ २०१४ 
२९ / ८/ २०१४ 
२४ / ४/२०१५ 
७/ ८/ २०१२ 
२५/ १/ २०१४ 
२ / १२/ २०१३ 


अपघाती 


अपघाती 


अपघाती 


अपघाती 


१९ / ८ / २०१४ 


आत्महत्या 


१४/ १ / २०१४ 


अपघाती 


१७/ ६ / २०१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


४५ 


परिशिष्ट -- चालू 


आत्महत्या 


५/ १० / २०१४ 


अपघाती 


१४/ १२/ २०१४ 


१५८ / १४ 
१९८ / १४ 
८८/१४ 
९९/१४ 
३३/१६ 


अपघाती 


२४ / ६ / २०१४ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


१९ / १६ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


१०/ ७/२०१४ 
१५/ २/ २०१६ 
२३ / १/ २०१६ 
३० / ११ / २०१४ 
२६ / ०१/ २०१५ 
२६/ १० / २०१५ 
७ / १२/ २०१४ 
२३/ २/ २०१३ 


१८६/ १४ 

१९ / १५ 
१७८ /१५ 
१९२ / १४ 
३९ / १३ 


आत्महत्या 


अपघाती 


आत्महत्या 


अपघाती 


१८९ / १५ 


आत्महत्या 


७ / ११/ २०१५ 


४६ / १६ 


आत्महत्या 


८ / ३/ २०१६ 


६५ / १४ 


आत्महत्या 


१६/ ५/ २०१४ 


३१/ १६ 


अपघाती 


१२/ २/ २०१६ 


३७/ १६ 


अपघाती 


१०३७ चतु :श्रृंगी 
१०३८ चतु : शृंगी 
१०३९ चतु: श्रृंगी 
१०४० चतु: श्रृंगी 
१०४१ चतु: श्रृंगी 
१०४२ चतु: श्रृंगी 
१०४३ चतु: श्रृंगी 
१०४४ चतु: श्रृंगी 
१०४५ चतु: श्रृंगी 
१०४६ चतु: श्रृंगी 
१०४७ चतु : श्रृंगी 
१०४८ चतु: श्रृंगी 
१०४९ चतु: श्रृंगी 
१०५० चतु : शृंगी 
१०५१ चतु : श्रृंगी 
१०५२ चतु: श्रृंगी 
१०५३ चतु: श्रृंगी 
१०५४ चतु: श्रृंगी 
१०५५ चतुःशृंगी 
१०५६ चतु: श्रृंगी 
१०५७ चतु : श्रृंगी 
१०५८ चतु : श्रृंगी 
१०५९ चतु : श्रृंगी 
१०६० चतु: श्रृंगी 
१०६१ चतु: श्रृंगी 
१०६२ चतु : श्रृंगी 
१०६३ चतु : श्रृंगी 
१०६४ चतु: श्रृंगी 
१०६५ चतु : श्रृंगी 
१०६६ चतु: श्रृंगी 
१०६७ चतु:श्रृंगी 
१०६८ चतु: श्रृंगी 
१०६९ चतु : श्रृंगी 


उल्का हनुमंत सायकर 
महावीरसिंग उमेद नेगी 
सोनु श्रीकृष्ण गौड 
प्रफुल्ल चंद्रकांत हरीभाऊ जाधव 
सुशिल ऊर्फ पप्पा विजय विटकर 
गणेश नाथाजा चार 
गणेश नाथाजी चौधरी 
देवश्री नितीन भोसले 
अनोळखी पुरुष 
स्वप्नाली राज नरवडे 
प्रभाकर फत्तेसिंग गावीत 
शंकर बबन चोरगे 
सागर रामचंद्र भोते 
यशवंत मारुती गुंजाळ 
महेश बलबहादुर थापा 
सुवर्णा सुखदेव चौगुले 
किरण सुर्यकांत खातु 
अरविंद कोळाप्पा बनपट्टी 
सचिन मनोहर हांडे 
अनिल हरिसिंग पुर्भे 
नंदकुमार दत्तात्रय पिंपळकर 
प्रोभात चंद्र दत्ता 
ज्योती प्रकाश शिरसाठ 
ऐश्वर्या भिमनप्पा फताटे 
निर्मला उत्तम वनशिव 
सचिन चंद्रशेखर धोत्रे 
सविता दिपक गंगावणेश 
मंगल बाळा धोत्रे 
शाम केरबा शिंदे 
प्रणोक्ती मारुती वाघ 
अभिमान बळीराम पवार 
सुमित वसंत कांबळे 
सुरेंद्र राम हासदा 
देवकुमार रतनलाल यादव 


२३/ २/ २०१६ 
४/ ३/ २०१५ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२१/ ५/ २०१५ 


आत्महत्या 


१८ / २/ २०१५ 


अपघाती 


५/ ३/ २०१५ 


नैसर्गिक 


१३/ ६/ २०१५ 


३५/ १५ 
८२/ १५ 
९ / १५ 
३६/ १५ 
९४/ १५ 
२०/ १४ 
५५/ १४ 
१९६ /१५ 
१५३/ १५ 
२०२/ १४ 
१४९ / १५ 
१८०/ १५ 
१२/ १६ 


अपघाती 


२५ / १/ २०१४ 
२१/ ४ / २०१४ 


आत्महत्या 


अपघाती 


२० / ११/ २०१५ 


आत्महत्या 


२७/९/ २०१५ 
२४ / १२/ २०१४ 


अपघाती 


आत्महत्या 


१९/ ९/ २०१५ 


आत्महत्या 


२७/ १०/ २०१५ 


अपघाती 


१५/ १ / २०१६ 


९८ / १५ 


अपघाती 


२० / ६/ २०१५ 


४३/ १५ 


आत्महत्या 


१९/ २ / २०१३ 


आत्महत्या 


६/ ९ / २०१३ 


१५४/ १३ 
१२४ / १३ 


अपघाती 


५/ ७/ २०१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


अपघाती 


२६ / १५ 


अपघाती 


अपघाती 


१ 
१०७० 
१०७१ 
१०७२ 
१०७३ 
१०७४ 
१०७५ 
१०७६ 


२ 
चतु : श्रृंगी 
चतु: श्रृंगी 
चतु :श्रृंगी 
चतुःशृंगी 
चतु : शृंगी 
चतु : श्रृंगी 
चतु: शृंगी 


आत्महत्या 


७/ ५/ २०१५ 
५/२/ २०१५ 
२८ / ११/ २०१४ 
११ / १० / २०१५ 
१३/ १/ २०१५ 
१३/ ८/ २०१५ 
१० / ६/२०१३ 


अपघाती 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


अपघाती 


२६/ ५/ २०१४ 


आत्महत्या 


३० / ६/ २०१५ 
१४/ ६/ २०१५ 


अपघाती 


१०८० 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


अपघाती 


७१/ १५ गयाबाई सीताराम आकात 

नामदिनकर विष्णु आपटे 
१८४/ १३ विनायक कृष्णाजी पटवर्धन 
१६७ /१५ प्रतिक्षा सुरज रणाते 

९/ १५ कामना रामचंद्र यादव 
१३३/ १५ जनार्दन काशिनाथ धावडे 
११५/ १३ आशुतोष राजेंद्रप्रसाद 

मथुरालाल शर्मा. 
७३/ १४ सुधीर रामचरण यादव 

शोभा नाग्या लामाणी 
९६/ १५ अन्वर इस्माईल शहा 
९३/ १५ अंजली बाळू खरात 
१४५/ १५ __ _ नारायण सोपानराव राऊत 
१२९ / १३ रवीराज नरेश शिंदे 
१६० / १३ दशरथ केशव निकम 
३९ / १५ युवराज नामदेव विधाते 
१९४/ १३ बालाजी हावसराव कोलते 
१३१/ १३ नागनाथ तुकाराम गायकवाड 
१५९ / १५ यल्लामा हनुतंता बादामी 
१०७/ ३ प्रशांत रमेश गाडे 
१३४ / १३ उज्वला राजेंद्र तिंबोळे 
१६३/ १५ सागर भाउसाहेब शेडगे 
६२/ १५ माधवी अमित साबळे 
६४/ १५ विजयन चंद्रशेखर नायर 
१०/ १६ अजित हरी देसाई 
४७/ १५ राम तुळशीराम मोरे 
५२/ १५___ अनोळखी पुरुष 
३२ / १४ गौरी बाळु भोई 
५८/१४ सूर्यकांत पुंडलीक कडेकर 
६ / १५ जगदीश अशोक मिसाळ 
९४/१६ सुनिल कुमार वर्मा 
११३/ १५ विजया विजय खरात 
२९१/ १५ परशुराम सीताराम दौंडकर 
२९ / १६ बाळु लाला माने 


१०७७ चतु :श्रृंगी 
१०७८ चतु : श्रृंगी 
१०७९ चतु: श्रृंगी 

चतु : शृंगी 
१०८१ चतु: श्रृंगी 
१०८२ चतु: श्रृंगी 
१०८३ चतु: श्रृंगी 
१०८४ चतु :श्रृंगी 
१०८५ चतु :श्रृंगी 
१०८६ चतु :श्रृंगी 
१०८७ चतु: श्रृंगी 
१०८८ चतु :श्रृंगी 
१०८९ चतु: श्रृंगी 
१०९० चतु: श्रृंगी 
१०९१ चतु : श्रृंगी 
१०९२ चतु :श्रृंगी 

शिवाजीनगर 
१०९४ शिवाजीनगर 
१०९५ विश्रामबाग 
१०९६ शिवाजीनगर 
१०९७ विश्रामबाग 
१०९८ विश्रामबाग 
१०९९ विश्रांतवाडी 


११/ ६/ २०१५ 
१२ / ९/ २०१५ 
१५/ ७/ २०१३ 
१४ / ९/ २०१३ 
१०/ ३/ २०१५ 
२६/ ११/ २०१३ 
१७/ ७ / २०१३ 
४/ १०/ २०१५ 
२९ / ५/ २०१३ 
२६ / ७/ २०१३ 
७/ १० / २०१५ 


आत्महत्या 


अपघाती 
अपघाती 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२६/ ४/ २०१५ 


आत्महत्या 


२७/ ४/ २०१५ 


३ 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२७/ १/ २०१६ 
५/ ८/ २०१५ 
१४/ ८ / २०१५ 


३५ - ४० 


नैसर्गिक 


आत्महत्या 


१४ / ७/ २०१४ 


नैसर्गिक 


१४/ १० / २०१४ 


आत्महत्या 


अपघाती 
अपघाती 


११०० 


खडकी 


२० / १/ २०१५ 
३१/ ७/ २०१६ 
१४/ ११/ २०१५ 
२३/ १२/ २०१५ 
२८/ ३/ २०१६ 


११०१ 


येरवडा 


आत्महत्या 


११०२ विश्रांतवाडी 


आत्महत्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


४७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


११०३ विमानतळ 


आत्महत्या 


१९ / ९/ २०१५ 


१ / १/ २०१४ 


अपघाती 
अपघाती 


आत्महत्या 


२६/ ९/ २०१६ 
३१/ १० / २०१५ 
२३/ १२ / २०१५ 
१९ / १२ / २०१५ 
८ / ८/ २०१६ 
२८ / ४ / २०१६ 


२/ १६ 


७०/ १५ अर्जुन कोंडीबा मोरे 
२/१४ आजम अफरोज अन्सारी 
३१/ १६ आदित्य अनमोल छेरीया 
३१/ १५ सोनाली राहुल मुथा 

मन्ना मुन्ना खान 

प्रदीप दिलीप बैन 
२३ /१६ हरेश मुरलीधर जग्याशी 
१०८ / १६ महेशचंद्र जीवन फुलारी 
३८ / १६ अलीमुथू बाबू पिल्ले 
२१५/ १६ अनोळखी पुरुष 
१८१/ १६ अनोळखी पुरुष 
३१४/ १५ मौला बाबू साचे 
७६/ १५ श्रीमंत श्याम गिरी 
३००/ १५ अनुराग दिनेश कंडवाल 
४१५ / १५ पिंचल्या वेंकटय्या दोडला 
९९ /१४ जयश्री भरत काशिद 
८८ / १४ साहेबराव लक्ष्मण खांदवे 


१६/ २/ २०१६ 


अपघाती 
अपघाती 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 


३० / ७/ २०१६ 


११०४ येरवडा 
११०५ मार्केटयार्ड 
११०६ मार्केटयार्ड 
११०७ मार्केटयार्ड 
११०८ शिक्रापूर 
११०९ लोहमार्ग 
१११० लोहमार्ग 
११११ लोहमार्ग 
१११२ लोहमार्ग 
१११३ लोहमार्ग 
१११४ लोहमार्ग 
१११५ लोहमार्ग 
१११६ लोहमार्ग 
१११७ लोहमार्ग 
१११८ विमानतळ 

विमानतळ 
११२० विमानतळ 
११२१ विमानतळ 
११२२ विमानतळ 
११२३ कोरेगाव पार्क 
११२४ बंडगार्डन 
११२५ बंडगार्डन 
११२६ बंडगार्डन 
११२७ बंडगार्डन 
११२८ बंडगार्डन 
११२९ बंडगार्डन 
११३० विश्रामबाग 
११३१ विश्रामबाग 
११३२ विश्रामबाग 
११३३ विश्रामबाग 
११३४ विश्रामबाग 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


२२/ ६/ २०१६ 
२२/९ / २०१५ 
१४/ ३/ २०१५ 

७/ ९ / २०१५ 
२३/ १२/ २०१५ 
३/ १२/ २०१४ 
१८ / १० / २०१४ 
२४/ ०८ / २०१५ 

२ / ३/ २०१६ 
१२/ १/ २०१५ 
१९/ ७/ २०१४ 
२९ / १२/ २०१३ 
२ / ११/ २०१५ 


६३/ १५ 


अपघाती 
अपघाती 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


१५/ १६ 
३/ १५ 
२९ / १४ 
२४८ / १३ 
१६७ /१५ 
१२२/ १६ 


आत्महत्या 
अपघाती 


८ / ७/ २०१३ 


२६/ १५ 


२५/ २/ २०१५ 


जुम्पा सजय महा । 
अक्षय विजय भालशंकर 
कुलसंबी कलदर शेख 
विजय बसाप्पा कसबे 
सलीम मन्नान शेख 
परशुराम दादु शिंदे 
महावीर तानाजी वाघमारे 
अनोळखी इसम 
अनाळखा इस 
अशोक महादेव जोशी 
मिना बाबु कामठे 
केदार सदानंद दामोदरे 
संजय यशवंत काळे 
हनुमंत नामदेव बोरसे 
संजय मुकुंद कानडे 
दिगंबर यशवंत कांबळे 
मोहम्मद मेहबूबसाब सैय्यद 
रूपेशकुमार विजय साळुखे 


३५/ १४ 
१९४/१५ 
३९ / १४ 


२५/ २/ २०१४ 


५ / १२/ २०१५ 


२६/ ५/ २०१४ 


२७/ १४ 


आत्महत्या 
अपघाती 
अपघाती 
अपघाती 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


३० / ४/ २०१४ 


२६/ २/ २०१६ 


१०/ १६ 
२९ / १४ 


१० / ५/ २०१४ 


२२/ १४ 


१६/ ०४/ २०१४ 


११३५ विश्रामबाग 


१९/ ११/ २०१४ 


७०/ १४ 
१९ /१६ 


११३६ शिवाजीनगर 


३ 


५ / ३ / २०१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


४ 


११३७ शिवाजीनगर 


नैसर्गिक 


२९/ ११/ २०१५ 
६/ १/ २०१६ 


नैसर्गिक 


रेल्वे अपघाती 


८ / ५/ २०१६ 


नैसर्गिक 


१२/ ९/ २०१६ 


रेल्वे अपघाती 


१ / ३/ २०१६ 


१३/ ५/ २०१६ 


११३८ शिवाजीनगर 
११३९ लोहमार्ग 
११४० लोहमार्ग 
११४१ लोहमार्ग 
११४२ लोहमार्ग 
११४३ लोहमार्ग 
११४४ लोहमार्ग 
११४५ लोहमार्ग 
११४६ लोहमार्ग 
११४७ लोहमार्ग 
११४८ लोहमार्ग 
११४९ लोहमार्ग 
११५० लोहमार्ग 


रेल्वे अपघाती 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


२४/ ९ / २०१६ 


१५/ १ / २०१६ 


नैसर्गिक 


९/ ५/ २०१६ 
२८/ ५/ २०१६ 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


७/ ७/ २०१६ 


रेल्वे अपघाती 


२३/ ६/ २०१६ 


१ / १/ २०१५ 


७५/ १५ सुलोचना बाळू निकम 
४/ १६ बी . ओ. शिवकन्य बाळकृष्ण चव्हाण 
११९ / १६ अक्षय विकास तावरे 
२७१/ १६ सुहास परशुराम हणमते 
५४/ १६ निखील सूर्यकांत कांबळे 
१२९ / १६ संपत दिगंबर काळभोर 
२८७/ १६ जोसेफ क्लेरेन्स ट्रेवर 
१६/ १६ अनोळखी पुरुष 
१२१/ १६ अनोळखी पुरुष 
१५० / १६ अनोळखी पुरुष 
१९५/ १६ अनोळखी पुरुष 
१८२/ १६ अनोळखी पुरुष 
१/ १५ अभिमन्नल वलिय्या पिल्लय 
२३/ १५ अॅन्थोनी ग्यान प्रकाश 
२०५/ १५ सचिन मच्छिंद्र भडके 
२५२/ १६ अशोक बाजीराव भोर 
२१०/ १५ रूबेन मॅन्वेल सॅम्वेल 
७६ / १५ महेश शंकर माने 
५० / १५ प्रतिमा नवनाथ खंडागळे 
१७/ १५ __ _ स्नेहा सुनिल ढमाले 
८१/ १५ ज्ञानेश्वर लिंगराज बनकर 
१८/ १६ 

विशाल हरीभाऊ आटोळे 
५१/ १५ ज्ञानेश्वर भानुदास एनिले 
५० / १६ 

बाबूराव लक्ष्मण धोत्रे 
६५/ १६ विकी चंद्रमणी मडामे 
२७/ १५ शांताबाई किसन गायकवाड 
५१ / १५ ललिता संदीप साळे 


नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती 
रेल्वे अपघाती 


११५१ लोहमार्ग 


२४/ १/ २०१५ 
१८/ ६/ २०१५ 
२१/ १० / २०१६ 


नैसर्गिक 


. 


११५२ येरवडा 
११५३ बंडगार्डन 


आत्महत्या 


३० / १२/ २०१५ 


११५४ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


२० / ११/ २०१५ 


११५५ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


२०/ ८/ २०१५ 
१५/ ४/ २०१५ 


११५६ 


बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


११५७ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


१६/ १२/ २०१५ 


११५८ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


२८/ २/ २०१६ 
१८/ ७/ २०१६ 


११५९ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


६ / ७/ २०१६ 


११६० बिबवेवाडी 
११६१ बिबवेवाडी 


आत्महत्या 


१६/ ९ / २०१६ 


अपघाती 


१० / ५/२०१५ 


११६२ बिबवेवाडी 
११६३ बिबवेवाडी 


अपघाती 


७/ ८ / २०१५ 


भाऊ गलंडे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 

पुणे उपविभाग , पुणे. 


पुणे , ३१ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


४९ 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . दत्तात्रय शंकर सुर्यवंशी/ स्थामाज/ २०१४.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव 
जयसिंग खंगरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दत्तात्रय शंकर 
सुर्यवंशी यांच्या मौजे पाटस , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरूळीकांचन , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २, ०५ , ०८२ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री. दत्तात्रय 
शंकर सुर्यवंशी यांच्या मौजे पाटस व रोटी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीवर श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेला त्यांनी तारण दिलेली शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट " अ "मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गट क्रमांक 


जमीन गेत 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , 
तालुका , जिल्हा 


३ 


१०१/ ५११/ ६५३ / 
२०१० , 
दिनांक २४ / १२/ २०१० 


मौजे पाटस , 
ता . दौंड , 
जि . पुणे 


पाटसमधील सौ . कलावती शंकर सुर्यवंशी, 
३८४/ ३ व श्री . दत्तात्रय शंकर सुर्यवंशी 
रोटीमधील यांच्या हिश्श्याचे पाटसमधील 
गट नं . ८३/ २ पै . ० हे. २० आर शेतजमीन क्षेत्र 

व रोटीमधील ० हे . ८१ आर 
शेतजमीन क्षेत्र 


गट नं ३८४/ ३ नकाशाप्रमाणे 
गट नं . ८३/ २ रोटी 
पूर्व : गट नं . ८३/ २ पै. 
पश्चिम : गट नं . ८३/ २ पै . 
दक्षिण : गट नं . ८३ पै. 
उत्तर : रस्ता 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा उरूळीकांचन , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री 
कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १५ मार्च २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक ३२० /विवअ/ वसुली/ चंद्रकांत आश्रु शेंडकर / स्थामाज/ २०१५ . --महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


जयसिंग खेंगरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चंद्रकांत आश्रु 
शेंडकर, रा . पिंपरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३,०३, ४८२ अधिक दिनांक १ जुलै २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री. चंद्रकांत 
आशू शेंडकर यांच्या मौजे पिंपरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीवर श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेला त्यांनी तारण दिलेली शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट 
" अ"मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , 
तालुका, जिल्हा 


به 


११२ 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/ ३७५/ ४२८ / 
२०१४ , 
दिनांक १२/ ०९ /२०१४ 


मौजे पिंपरी, 
ता . पुरंदर , 
जि . पुणे । 


श्री . चंद्रकांत आश्रु शेंडकर 
यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन 


क्षेत्र 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा भेकराईनगर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री 
कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

___ (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , ३० मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ वि . व. शेवते/ स्थामाज/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे , विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय वसंत शेवते , रा . सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३७, ५०० अधिक दिनांक २९ जुलै २००५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


५१ 


व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री . विजय वसंत शेवते यांच्या 
मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीवर श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 
शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेच्या असलेल्या फेरफार क्रमांक २४३१६ ने नोंद असलेल्या बोजानुसार त्यांनी धारण 
केलेली शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट " अ" मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, 
तालुका , जिल्हा 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/ ३६८/ ३८३/ 
२००५, 
दिनांक २९ / ०७/ २००५ 


मौजे सासवड , 
ता . पुरंदर , 
जि . पुणे 


श्री . विजय वसंत शेवते यांच्या 
हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र 


४९०/ ३/ २ 
४९० / ८ 
४९० / ९ 
४७४/ १ 
४९० / १० 
४९०/ ११ 
४९० / १२ब 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा 
होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक पुणे, २८ मे २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
पुणे , २८ मे २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ सौ . वै. ना . शेळके/ स्थामाज/ २९२/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, सौ. वैजयंता नामदेव शेळके , 
रा . लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद, तालुका 
खंडाळा, जिल्हा सातारा ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ५०,९३७ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २००८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सौ . 
वैजयंता नामदेव शेळके यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमिनीवर ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टात नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , 
तालुका, जिल्हा 


नकाश 


१०१/ ९३८ / ३० / 
२००९ , 
दिनांक ०९ /०१/ २००९ 


गाव मौजे लोणंद, ३३७/ ४ 
ता . खंडाळा , 
जि . सातारा 


० हेक्टर ८८ आर व 
पो . ख . ० . ०७ आर पैकी 
० . ४४ आर 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री 
कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

_ (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १८ जुलै २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ / म. स . का . क./ १५६ / वसुली/ सौ . श. ज. पवार/ स्थाज/ ३५/ २०१५. --ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी नामदेव जयसिंग खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . शकुंतला जयराम पवार , रा. वाल्हे , तालुका पुरंधर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये १५ , ४०७ अधिक दिनांक १ 
नोव्हेंबर २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला 
खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सौ . शकुंतला जयराम पवार यांचे पती श्री . जयराम बाळासो पवार यांनी धारण केलेली 
मौजे वाल्हे , तालुका पुरंधर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , 
तालुका, जिल्हा 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/ ४६४/ ६०८ / 
२०१० , 
दिनांक २४ / १२/ २०१० 


मौजे वाल्हे, 
ता . पुरंधर , 
जि . पुणे 


३००७, १६२७, 
७०२ , १६२६ , 
३०१० , ३०१२ 
१५२२ , १६२० 


मधील श्री . जयराम बाळासो 
पवार यांच्या हिश्श्याची शेत 
जमीन क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


५३ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा 
होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० मे २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

_ ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २० मे २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्था. मि. जा. लि ./ श्री. ना. स. परिंचे/ २०१४ .- - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१ ) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पाटस, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 


( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : 


मौजे पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नं. ३८३ मधील 
क्षेत्र ० हे. ११ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


३८३ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२. ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या 
कामकाजाच्या वेळेत पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्था .मा . जा.लि ./ श्रीनाथकृपा परिचे/ २०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पाटस, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 


( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : 


मौजे पाटस , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नं . ५५३ मधील 
क्षेत्र ० हे . ४० आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


५५३ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ११. ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


___ सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या 
कामकाजाच्या वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


___ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्था. मि . जा. लि ./ श्रीनाथकृपा परिचे/ २०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे भाटघर , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा 

तालुका, जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं., क्षेत्र व आकार : मौजे भाटघर, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथील बांधकाम व 

मोकळ्या भूखंडासह ग्रामपंचायत मिळकत नं . १२६ व १२७ मधील 
क्षेत्र ७७२ व ५७६ चौ . मी . अशी मिळकत ग्रामपंचायत मिळकत क्षेत्र . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


ग्रामपंचायत मिळकत नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


१२६ व १२७ 


नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


५५ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ११ . ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या 
कामकाजाच्या वेळेत पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 
__ मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर, १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक विव / स्थामाज / द. शं. सूर्यवंशी/ २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पाटस, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे पाटस, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नं . ३८४ / ३ मधील 

क्षेत्र ० हे . २० आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


३८४/ ३ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ४. ३० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या 
कामकाजाच्या वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामिज/ रा . ज . लोळे/ २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१ ) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 


( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : 


मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील गट नं . ३१७ व 
११०२ मधील क्षेत्र ० हे. २० आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


३१७ व ११०२ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ४ . ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या 
कामकाजाच्या वेळेत पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

___ (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक विवअ / स्था. मि . जा . लि ./ ना. गे. वीर/ २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पाटस, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 


( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : 


मौजे पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नं . ५५१ मधील 
क्षेत्र ० हे . ९१. ८ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


३ 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


५५१ 


नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


५७ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर, १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामिजआ/ मो. भा . यादव / २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१ ) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे यादववाडी ( परिंचे), तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन, गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे यादववाडी ( परिंचे), तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट 

नं . १८३८ व १८८४ मधील क्षेत्र ० हे. ९ आर व ० हे . ६ आर 
अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


१८३८ व १८८४ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ५.०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


___ सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


___ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामिजआ / द. सा . वाशिलकर/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे चिव्हेवाडी ( परिंचे), तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे चिव्हेवाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . ३१९ मधील क्षेत्र ० हे . २८ आर अशी मिळकत 

शेतजमीन क्षेत्र 
( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 
गट नं . पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
३१९ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ४ .०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुरंदर १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामिजालि / सु. पं. दुधाळ / २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 


( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : 


मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . १६३२ मधील क्षेत्र ० हे. ३६ आर अशी मिळकत 
शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


१६३२ 


नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


५९ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३ .०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर, १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामिजालि /भि . द. लोळे/ २०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
तालुका , जिल्हा 


( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन, गट नं., क्षेत्र व आकार : 


मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . ११६९ , १२५४ व १२७९ मधील क्षेत्र ० हे . ७९ आर , 
० हे. १५ आर , ० हे. ७. ५ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


११६९ , १२५४, १२७९ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामिजालि / धों . द. लोळे/२०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे पानवडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . २०० मधील क्षेत्र ० हे . ७९ आर अशी 

मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 
गट नं . पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
२०० 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी ११ . ०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामिजालि/ प्र. खं. लोळे/ २०१४.- -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन, गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे पानवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . ३१७ व ११०२ मधील क्षेत्र ० हे . २९ . ६ आर व 
० हे. ६२ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


३१७ व ११०२ 


नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


६१ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वाजता श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२९/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . २२७ मधील क्षेत्र ० हे . १५ आर अशी 

मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


अ.क्र . 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


२२७ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सायंकाळी ५ . ०० वाजता श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


___ सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

___ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , १० एप्रिल २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२३ / २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं., क्षेत्र व आकार : मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . २६६/ १७ ब मधील क्षेत्र ० हे . १ आर अशी 
मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


अ. क्र . 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


१ २६६/ १७ ब 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी १०. ३० वाजता श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

_ (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , १० एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२४/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 


( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं., क्षेत्र व आकार : 


मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . २६६/ १७ ब मधील क्षेत्र ० हे . १ आर अशी 
मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 


( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 


अ . क्र . 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


२६६ / १७ ब 


नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


६३ 


३ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी १०. ३० वाजता श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


__ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १० एप्रिल २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२५ / २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पिंपळे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे पिंपळे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . २६ मधील क्षेत्र ० हे . १३ आर अशी 

मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 


अ .क्र . 


गट नं . 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


२६ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२ . ०० वाजता श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


___ सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पासून कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून पाहावयास 
मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

___ नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , १० एप्रिल २०१५. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


TY 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/३२६ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं . , क्षेत्र व आकार : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . १२८ मधील क्षेत्र ० हे. १ आर अशी 

मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
अ . क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१ १२८ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


पूर्वेस 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२७ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे राख , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं., क्षेत्र व आकार : मौजे राख, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . ९९, ९० व १०६ मधील क्षेत्र ० हे . १० आर, 

० हे. ०८ आर, ० हे . ०६ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३ ) स्थावर मिळकतीची चतु : सीमा 
अ. क्र . गट नं . 

पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
नकाशाप्रमाणे 
नकाशाप्रमाणे 
नकाशाप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


६५ 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे२०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ०० वाजता श्रीनाथ कृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३२८ / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
(२ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . १५४/ ४ अ व १५४/ ४ क मधील क्षेत्र ० हे. ०२ आर, 

० हे. ०१ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
(३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
अ . क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१५४ / ४ अ 

नकाशाप्रमाणे 


पूर्वेस 


१५४/ ४ ब 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १२ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी १०. ३० वाजता श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुरंदर , १० एप्रिल २०१५ . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि/ जालि / वसुली/ ३३४ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे हरणी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे हरणी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . १४३ व १६४ मधील क्षेत्र ० हे . १४. ४ आर , 

० हे. १४. ६ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
अ. क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१४३ 

नकाशाप्रमाणे 
१६४ 

नकाशाप्रमाणे 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ मे २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


पूर्वेस 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

__ (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३३३ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे पवारवाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे पवारवाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . २६१ मधील क्षेत्र ० हे . १३ आर 

अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
अ. क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१ २६१ 

नकाशाप्रमाणे 


पूर्वेस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ ६७ 

उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ मे २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी २. ०० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ / स्थामि / जालि / वसुली/ ३३२ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . १६३१ मधील क्षेत्र ० हे . ३१ आर 

अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु :सीमा 
अ. क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 


पूर्वेस 


१६३१ 


नकाशाप्रमाणे 


उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ मे २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२ . ३० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


TY 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३३० / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका, जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं . , क्षेत्र व आकार : मौजे सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . ६०९ / १ मधील क्षेत्र ० हे. ०४. ३ आर 

अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
अ . क्र . गट नं . 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१ 

६०९ / १ सासवड- पुणे रोड प्राव कॉलनी रोड स. नं . ६१२ 
उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी ११ . ३० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिचे, 

___ मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुरंदर , १० एप्रिल २०१५ . 


पूर्वेस 


रस्ता 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामि / जालि / वसुली/ ३३०- अ/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १६० व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
स्थावर मिळकत ज्याठिकाणी आहे त्या गावाचे नाव व : मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

तालुका , जिल्हा 
( २ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन , गट नं ., क्षेत्र व आकार : मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

गट नं . १७१८ , १८९१ व १८५६ मधील क्षेत्र ० हे. ०५ आर, 

० हे . ०२ आर व ० हे . ०१ आर अशी मिळकत शेतजमीन क्षेत्र 
( ३) स्थावर मिळकतीची चतु: सीमा 
गट नं . पूर्वेस पश्चिमेस 

उत्तरेस 
१७१८ 

नकाशाप्रमाणे 
१८९१ 

नकाशाप्रमाणे 
नकाशाप्रमाणे 


दक्षिणेस 


१८५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ ६९ 

उपरोक्त स्थावर मिळकत सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक १३ मे २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी १०. ३० वाजता श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर लिलावाच्या अटी व नियम दिनांक १० एप्रिल २०१५ पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून कार्यालयाच्या कामकाजाच्या 
वेळेत पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
___ विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुरंदर , १० एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ ग. वि .शिंदे/स्थामाज /८१२ / २०१४ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी नामदेव जयसिंग खेंगरे , विशेष 
वसुली अधिकारी , पुणेद्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणपत विनायक शिंदे यांच्या रा . 
बेलावडे, तालुका जावली , जिल्हा सातारा यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद, तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ५६ ,८६१ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत 
१५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री . गणपत विनायक 
शिंदे यांचे वडील श्री. विनायक शंकर शिंदे यांनी धारण केलेली मौजे बेलावडे, तालुका जावली, जिल्हा सातारा येथील शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट " अ" मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 

ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 
वसुली दाखला ___ गावाचे नाव, गट क्रमांक 

जमीन क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक व दिनांक तालुका, जिल्हा 


१०१/ ४८२ / ६२४ / मौजे बेलावडे, ६५० 

मधील श्री. विनायक शंकर शिंदे नकाशाप्रमाणे 
२०१० , ता . जावली, ६८९ 

यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र 
दिनांक २४ /१२/ २०१० जि . सातारा 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . व जाहीर लिलाव 
विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुरंदर , १२ नोव्हेंबर २०१४ . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक २५९ /विवअपुणे/ वसुली / २०१४ .-- श्री. कुंडलीक दत्तोबा जगताप, रा. ताथेवाडी ( सासवड), तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, श्री . मुगुटराव 
आनंदराव काकडे, रा. पांगारे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे तुम्हांस या नाटीसीन्वये कळविण्यात येते की , तुम्ही श्री . अनिल बबनराव भंडलकर , 
रा . पांगारे यांना श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा सासवड या संस्थेकडून तुमच्या जामिनकीवर घेतलेल्या 
कर्जाची श्री . अनिल बबनराव भंडलकर यांनी परतफेड केली नसल्याने श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा 
सासवड या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ (१) मधील तरतुदीनुसार कर्जदार श्री . अनिल बबनराव भंडलकर 
व त्यांना जामीन असणारे तुम्हा दोघांचे विरुद्ध मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था ( परसेवा ), पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन 
लि ., पुणे या निमन्यायालयीन प्राधिकृत कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेतलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ (१) 
च्या दाखल्यांतर्गतच्या अंमलबजावणीनंतर कर्जदार श्री . अनिल बबनराव भंडलकर व तुम्ही दोघे जामीनदार यांना कर्ज परतफेडीबाबत या कार्यालयाने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६१ चे कलम १०७ (३) व नियम क्रमांक १०७ (५ ) नुसार रितसर कर्ज मागणी नोटीस व जप्ती 
नोटीस दिलेल्या होत्या व आहेत . 

श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा सासवड या संस्थेकडून अंमलबजावणीसाठी प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ ( १ ) अन्वयेच्या वसुली दाखल्यानुसार श्री . अनिल बबनराव भंडलकर ( मूळ कर्जदार ) व 
त्यांना जामिनदार असणारे ह्या नोटिसांतर्गत अनुक्रमे प्रतिवादी क्रमांक १ व २ यांच्याविरुद्धच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६० चे 
कलम १०१ (१) च्या वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणीअंतर्गत मूळ कर्जदार श्री . अनिल बबनराव भंडलकर यांचेकडे दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी दुपारी २. ३० वाजता मूळ कर्जदार यांचे घरी भेट दिली असता पंचामते व मी स्वत : पाहणी केली असता त्यांच्या घरी कोणतीही जंगम 
अथवा स्थावर मालमत्ता आढळून आलेली नाही. करिता पंचानुमते व मी स्वत : पाहणी केली असता श्री . अनिल बबनराव भंडलकर या मूळ 
कर्जदाराच्या जप्ती कारवाईंतर्गत निरंक (निल) पंचनामा दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी झालेला होता व आहे. श्री . अनिल बबनराव भंडलकर 
( मूळ कर्जदार) यांचेसाठी जप्तीलायक व कर्ज परतफेड होईल अशी जंगम मालमत्ता अथवा स्थावर मालमत्ता आढळून आली नसल्याने श्री. अनिल 
बबनराव भंडलकर व तुम्हा दोघा जामिनदारांविरुद्ध कर्ज परतफेडी अंतर्गत मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था ( परसेवा ), पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांनी आपणाविरुद्ध पारीत करून निर्गमित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १२७४/ १४३६ / 
२००३, दिनांक १२ सप्टेंबर २००३ अंतर्भूत प्रतिवादी १ नंतर प्रतिवादी २ व ३ यांच्यावर कर्ज परतफेडीची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. 
त्यानुषंगाने तुम्हास या जप्तीपूर्व नोटीसी अन्वये कळविण्यात येते की , श्री. अनिल बबनराव भंडलकर ( मूळ कर्जदार ) यांचेसाठी तुम्ही स्वत : 
जामीन असलेल्या जामिनकीअंतर्गत तुम्ही संस्थेकडे संपूर्ण कर्जाची रक्कम परतफेड करणे विधीसंमत आहे. भारतीय करार कायदा, १८७२ 
नुसार कर्ज अर्जाअंतर्गत तुम्ही लिहून दिलेल्या प्रॉमिसरी नोट (वचन चिठ्ठी) नुसार सदर कर्ज परतफेडीची तुम्ही यापूर्वीच जबाबदारी स्विकारलेली 
आहे. तुम्ही जामिनदार असलेले मूळ कर्जदार श्री . अनिल बबनराव भंडलकर यांचेकडे वसुली दाखल्यातील निवाड्यानुसार आज मितीस रुपये 
६३ ,२६० ( त्रेसष्ट हजार दोनशे साठ रुपये फक्त) इतकी थकबाकी आहे. ती सर्व रक्कम म्हणजे रुपये ६३ ,२६० इतक्या रक्कमेची जामिनकीअंतर्गत 
हुकुमनामान्वये जबाबदारी आपल्यावर निश्चित करण्यात आलेली आहे. तेव्हा तुम्हास या जप्तीपूर्व नोटीस अन्वये कळविण्यात येते की , ही 
जप्तीपूर्व नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत रुपये ६३ , २६० या रक्कमेचा भरणा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सासवड या शाखेमध्ये भरणा करण्यात यावा . 

वरीलप्रमाणे सूचित नोटीसअंतर्भूत रक्कमेचा ह्या नोटिसीन्वये निर्धारित केलेल्या मुदतीत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सासवड शाखेकडे संपूर्ण कर्ज रक्कमेचा सव्याज तुम्ही भरणा 
केला नाही तर सदरची रक्कम वसुलीसाठी जामिनदार तथा प्रतिवादी या नात्याने तुमच्याकडून सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी तुमची वैयक्तिक 
जंगम अथवा स्थावर मालमत्ता तुमच्या उपस्थितीमध्ये अथवा अनुपस्थितीमध्ये सुट्टीचे दिवस वगळून कोणत्याही तारखेस सुर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत 
या मदतीत तुमच्या स्थावर /जंगम मालमत्तेची जप्ती केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरची जप्तीपूर्व नोटीस आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
सासवड , २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


७१ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ६४ / २०१४ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाबळेश्वर/न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक २२९ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ / ९६ अन्वये अर्ज केला 
आहे. 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


टीप : खालील मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून तात्काळ ७/ १२ व फेरफार मिळावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स. नं. 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 


आकारणी 
रु. पै . 


१३/ ६ 


० . २५ 


० . २५ 


पूर्व 


दाखला क्र . 
२२९ , 
४ / १० / १२ 


० . ७६. ०० 
फेर नं . ५९७ 


श्रीमती जयाबाई गंगाराम मु . पो . हळकुळे 
कदम , वारस ता. पोलादपूर 
श्री . गोपाळ गंगाराम जि . रायगड 
कदम 


पश्चिम 
दक्षिण 


उत्तर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा . लि . 


सातारा, २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती/ ७० / २०१४ .- - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, १२० / न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक २२९ , दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २००७ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


टीप : दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी ७०३१२ येणे , होणारे व्याज . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


प्रमाणपत्र 

क्रमांक 
व दिनांक 


चतु: सीमा 


मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव भूमापन 
व तालुका क्रमांक 
पेठ , घर नं . सि . स. नं . 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु . पै . 


आर 
मी . 


१ 


४ 


७ 


. 


उत्तर 


दाखला क्र . श्री . कृष्णा शंकर मु . पो . करंदोशी गट क्र . ८४ ० . ०४ . १० ००८ ४ ०० पूर्व 
१२० , कांबळे , वारस ता . जावली 

खाते क्र . 

पश्चिम 
२२/ ११/ २००७ श्री . विनोद कृष्णा जि . सातारा २५६ , २९७ , 

दक्षिण 
कांबळे 

३२४ , ३४६ 

३४७ 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा , ११ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ७२/ २०१४.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , १२१/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक १२१ , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २००७ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 
टीप : खालील मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून तात्काळ ७ / १२ व फेरफार मिळावेत. 

मालमत्तेचे वर्णन 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी रुपये ७८९०८२ येणे, होणारे व्याज 
प्रमाणपत्र ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी चतु: सीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात व तालुका क्रमांक हेक्टर आर रु . पै . 
व दिनांक आले त्याचे नाव पेठ , घर नं . सि . स. नं . 

गट नं . 


१/ ३६ 


० . ००३ 


० .०२ 


पूर्व 


१२१ , श्री . लक्ष्मण रामचंद्र 
२४ / १२/ २००७ कदम , वारस 

श्री . कर्मवीर लक्ष्मण 
कदम 


मु . पो . रामेघर 
ता . महाबळेश्वर 
जि . सातारा 


पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा, १२ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


७३ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ७१ / २०१४ .--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ७१/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक २२९ , दिनांक १३ 
ऑगस्ट २०१३ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


टीप : खालील मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून तात्काळ ७/ १२ व फेरफार मिळावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


चतु : सीमा 


दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजी येणे बाकी रुपये २२, १५८ , होणारे व्याज 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्षेत्र आकारणी 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात व तालुका क्रमांक हेक्टर आर रु . पै . 
आले त्याचे नाव पेठ , घर नं . सि . स. नं . 

गट नं . 


क्रमांक 
व दिनांक 


भू. क्र . 


१. ३९ 


० .७३ 


७१ , 
१३/ ८ / २०१३ 


श्री . वसंत चंद्रकांत 
धनावडे 


. 
. 


तापोळा 
ता . महाबळेश्वर 
जि . सातारा 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 


- 


उत्तर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा . लि . 


सातारा , १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वि. व. अ./ ज्ञानदीप/ ३२०/ २०१४.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , तालुका महाबळेश्वर, जिल्हा सातारा 
या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव /न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ५/ २०१४ -१५, दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


मालमत्तेचे वर्णन 


चतु :सीमा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु . पै . 


आर 
मी . 


१३९९ 


९ गुंठे । 


मु . पो . कुमठे 
ता. कोरेगाव 
जि . सातारा 


५ / २०१४ - १५ , कर्जदार : सौ . उमा 

सागर जगदाळे 
०५/ ११/ २०१४ सहकर्जदार : 

श्री . सागर मारुती 
जगदाळे 
सहकर्जदार : 
श्री . मारुती गोविंद 
जगदाळे 


पूर्व : गावाचा रोड 
पश्चिम : श्री . श्रीरंग 
जगदाळे 
दक्षिण : श्री . नाना 
जगदाळे 
उत्तर : कुमठे- तळवडे 
रोड 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वि. व. अ ./ ज्ञानदीप/ ३२३/ २०१४ . -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा 
या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कोरेगाव/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक १५/ २०१४ - १५ , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला 
आहे. 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


चतु : सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 


क्रमांक 
व दिनांक 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु. पै . 


आर 
मी . 


३३४ 


१ हे . २ आर 


दि . 


१५/ २०१४- १५ कर्जदार : श्री . शहाजी मु . पो . नायगाव 

___ पांडुरंग सोळस्कर ता . कोरेगाव 
८ / १०/ २०१४ सहकर्जदार : 

जि . सातारा 
सौ . बेबीताई पांडुरंग 
सोळस्कर 


पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


७५ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वि . व. अ./ ज्ञानदीप /३१९ / २०१४ .--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा 
या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कोरेगाव / न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक १८ / २०१४- १५ , दिनांक ७ 
नोव्हेंबर २०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 


भूमापन 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु. पै . 


क्रमांक 


आर 
मी . 


८७१/ ५ 


८७१ / ५ 


२६ आर 


दि . 


१८/ २०१४- १५ कर्जदार : श्री . सचिन 

विश्वंभर जाधव 
७/ ११/ २०१४ सहकर्जदार : 

सौ . अक्षदा सचिन 


मु . पो . जळगाव 
ता . कोरेगाव 
जि . सातारा 


पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


जाधव 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा , १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक वि .व. अ. / ज्ञानदीप/३२१/ २०१४. -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा 
या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कोरेगाव/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ५ /२०१४ -१५, दिनांक ५ 
नोव्हेंबर २०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


चतु : सीमा 


मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव भूमापन 
व तालुका क्रमांक 
पेठ , घर नं . सि . स.नं . 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


वार्षिक कर 
आर आकारणी 
मी . रु. पै . 


२५ / २/ २ 


१४ . ५० गुंठे 


सागर 


मु . पो . गोळेवाडी 
ता . कोरेगाव 
जि . सातारा 


५/ २०१४ - १५, कर्जदार : सौ . उमा 
दि . 

सागर जगदाळे 
०५/ ११/ २०१४ सहकर्जदार : 

श्री. सागर मारुती 
जगदाळे 
सहकर्जदार : 
श्री . मारुती गोविंद 
जगदाळे 


पूर्व : अंतर्गत रोड 
पश्चिम : प्रकाश 
परबती जरांडे 
दक्षिण : सातारा 
पंढरपूर रस्ता 
उत्तर : श्री . मनोहर 
कुलकर्णी 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये २६, १५३ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा, १२ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक वि . व. अ./ ज्ञानदीप/ ३२४/ २०१४ .--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा 
या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कोरेगाव/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ५/ २०१४ - १५ , दिनांक ५ 
नोव्हेंबर २०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


प्रमाणपत्र 


मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव मिळकत 
व तालुका क्रमांक 
पेठ , घर नं . 


चतु : सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्रमांक 
व दिनांक 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु . पै . 


आर 
मी . 


3 


मु . पो . गोळेवाडी 
ता . कोरेगाव 
जि . सातारा 


मि . क्र . 
क - २८३ 
व ३२४ 


५ / २०१४- १५, कर्जदार : सौ . उमा 

सागर जगदाळे 
०५/ ११/ २०१४ सहकर्जदार : 

श्री . सागर मारुती 
जगदाळे 
सहकर्जदार : 
श्री . मारुती गोविंद 
जगदाळे 


२१०० स्क्वे . फूट 
बांधकाम १४४० 
व २१७६ 
आर . सी . सी . 
बांधकाम 


पूर्व : अंतर्गत रोड 
पश्चिम : प्रकाश 
परबती जरंडे 
दक्षिण : सातारा 
पंढरपूर रस्ता 
उत्तर : श्री . मनोहर 
कुलकर्णी 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ ७७ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा , १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक वि .व. अ./ ज्ञानदीप / २८३३/ २०१४ . -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , शाखा वडूज , तालुका खटाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वडूज/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ८५/१५ , 
दिनांक १७ मार्च २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला 
आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव मालमत्ता 

क्षेत्र वार्षिक कर 

चतु : सीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात व तालुका क्रमांक हेक्टर आर आकारणी 
व दिनांक आले त्याचे नाव पेठ , घर नं . सि . स.नं . चौ . मी . रु. पै . 


४ 


५ 


६ 


७ 


८५ / १५ 


श्री . रघुनाथ जयसिंग 


२८३ रु . 


मा . क्र . 
१४ 


५९४ 
चौ . मी . 


जाधव 


मु. धकटवाडी 
पो, लोणी 
ता . खटाव 
जि . सातारा 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


१७/ ३/ २०१५ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

आर. जे. निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि . 
सातारा , २१ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक वि .व. अ./ ज्ञानदीप/ २८३२ / १५ - १६ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शाखा वडूज , तालुका खटाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वडूज/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ४६/ १२ , 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१२ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज 
केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


चतु: सीमा 


क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स. नं . 


हेक्टर 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


वार्षिक कर 
आर आकारणी 
मी . रु. पै . 


सि 
. 
स 
. 
न 
. 


६ 


७ 


४६/ १२ 


श्री . राजेंद्र शिवाजी 
जगदाळे 


५ 
हिश्श्याचे येणारे 

सर्व क्षेत्र 


पूर्व 


मु . पो . पिंगळी बु. भूमापन गट 
ता . माण 

क्रमांक 
जि . सातारा 


दि . 


१९ / १२/ २०१२ 


१७४० 


पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


४६/ १२ 


श्री . राजेंद्र शिवाजी 
जगदाळे 


मु . पो . पिंगळी बु. भूमापन गट 
ता . माण 

क्रमांक 
जि . सातारा 

१४२६ 


हिश्श्याचे येणारे 

सर्व क्षेत्र 


दि . 


१९ / १२/ २०१२ 


पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, २१ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक वि. व.अ ./ ज्ञानदीप / ८२३ / १५-१६.- - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , शाखा वडूज, तालुका खटाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज यांचा दिलेला क्रमांक ८६, दिनांक १५ सप्टेंबर २००२ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे वसुली दाखला नुसार वसूलपात्र रक्कम रुपये १५३७२ 
असून दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये १५१९१ येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सावता श्रीरंग बनसोडे, रा. सिद्धेश्वर कुरोली, ता . खटाव , 
जि . सातारा खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


भूमापन 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्रमांक 
व दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


आकारणी 
रु . पै. 


क्रमांक 
सि. स.नं . 


हेक्टर 
चौ . 


आर 
मी . 


४७७ 


० . ८१ 


क्षेत्र २३ आर 
संपूर्ण क्षेत्र 


वसुली ___ श्री . सावता श्रीरंग सिद्धेश्वर कुरोली 
दाखला क्र . बनसोडे, 

ता . खटाव 
८६ 

रा . सिद्धेश्वर कुरोली, जि . सातारा 
दिनांक ता . खटाव , जि . सातारा 
१५ / ९ / १० 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


७९ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये १५,१९१. 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सोबत : (१) वसुली दाखला 


( २) वि . व . अ . अधिकार पत्र 


सातारा , ६ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वि .व. अ./ ज्ञानदीप / ८३८/ १५-१६.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , शाखा वडूज, तालुका खटाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज यांचा दिलेला क्रमांक ७२, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१० च्या वसुलीसाठी 
प्रमाणपत्रान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे वसुली दाखला नुसार वसूलपात्र रक्कम 
रुपये २४ , १९५ असून दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये ६८ , २२५ येणे बाकी आहे . 

__ त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . लाला जयसिंग साठे , रा . कुरोली सिद्धेश्वर , ता . खटाव , 
जि . सातारा खाली नमूद केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


चतु : सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स. नं. 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


चतुःसीमा 


__ हेक्टर आर मारणी 


आकारणी 
रु . पै . 


आर 
मी . 


रु . ६५ 


वसुली 
दाखला क्र . 


घर मि . क्र . 

२२२३ 


श्री . लाला जयसिंग सिद्धेश्वर कुरोली 
साठे , 

ता . खटाव 
रा . सिद्धेश्वर कुरोली, जि . सातारा 
ता . खटाव , जि . सातारा 


क्षेत्र २१६ 
चौ . फूट व 
त्यामधील जागा 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 
उत्तर 


दिनांक 
३/ ९/ २०१४ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार -- रुपये ६८, २२५ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सोबत : (१) वसुली दाखला 


( २) वि . व. अ . अधिकार पत्र 


सातारा, २२ सप्टेंबर २०१५ . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक वि .व.अ./ ज्ञानदीप/ १६ / १५ - १६.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पंढरपूर / सांगोला , तालुका सांगोला, 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक १८१३ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१० च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ / ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ४३, ४८० असून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये ४७, ४३१ येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पंढरपूर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री . बाळू संपत्ती खांडेकर, रा . 
देवळे, ता. सांगोला, जि . सोलापूर यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स . नं. 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 
चौ . मी . 


आकारणी 
रु . पै . 


गट नं . 
३०/ २ 


बाळू संपती 
खांडेकर, 
रा . देवळे 
ता . सांगोला 
जि . सोलापूर 


क्षेत्र ० . ३७ आर 
श्री . बाळू 
खांडेकर यांचा 
संपूर्ण हिस्सा 


पश्चिम 
दक्षिण 


वसुली कर्जदार - - श्री . दिलीप 
दाखला क्र . भिमराव खांडेकर, 
१११३ रा . देवळे , 
दिनांक ता . सांगोला 
२८/ १२ / २०१० जामीनदार - - श्री . बाळू 

संपत्ती खांडेकर, मारुती 
गुरव , रा . देवळे , 
ता . सांगोला 
जि . सोलापूर 


उत्तर 


भार : ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि ., मुंबई , शाखा सांगोला/ पंढरपूर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार -- रुपये ४७, ४३१ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सोबत : (१) वसुली दाखला 

(२) वि .व. अ . अधिकार पत्र 


सांगोला, २२ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक वि .व. अ./ ज्ञानदीप/ १७ / १५ - १६.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पंढरपूर / सांगोला , तालुका सांगोला , 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक ३९१५, दिनांक २५ जुलै २०१२ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ३७, ४२२ असून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये २६, १५३ येणे बाकी आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


८१ 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार - श्री . सोपान संभाजी कांबळे यांचे कर्जास तारण देणारे 
श्री. संतोष सोपान कांबळे, दोघेही रा . घेरडी , ता . सांगोला, जि . सोलापूर यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी चतु : सीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात व तालुका क्रमांक हेक्टर आर रु. पै. 
व दिनांक आले त्याचे नाव पेठ , घर नं . सि . स . नं . चौ . मी . 


प्रमाणपत्र 


१ 


वसुली 


कर्जदार - श्री . सोपान रा . घेरडी 

गट नं . २५ आर 
दाखला क्र . संभाजी कांबळे, ता . सांगोला 

११४ हिस्सा 

पश्चिम 
३९१५ सहकर्जदार - श्री . संतोष जि . सोलापूर 

दक्षिण 
दिनांक सोपान कांबळे , 

उत्तर 
२५/ ७/ २०१२ दोघेही रा . घेरडी , 

ता . सांगोला 

जि . सोलापूर 
भार : ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसा. लि ., मुंबई , शाखा पंढरपूर 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार-- रुपये २६ , १५३ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सोबत : (१) वसुली दाखला 

( २) वि . व. अ . अधिकार पत्र 
( ३) रजि . गहाणखत सत्यप्रत 

आर. जे . निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि . 
सांगोला , ११ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली /स्थावर जप्ती/ १८ / २०१५- १६.--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका सांगोला , जिल्हा 
सोलापूर या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक ३८८६, दिनांक २५ जुलै २०१२ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम 
रुपये ९, २१७ असून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये ९, ५२७ येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री . बाबुलाल मुबारक मुलाणी यांचे कर्जास तारण 
देणारे श्री. मुबारक जैनुद्दीन मुलाणी दोघेही रा. मेडशिंगी, ता . सांगोला , जि . सोलापूर यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात 
येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला 
कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


चतु : सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्रमांक 
व दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स . नं. 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 
चौ . मी . 


आकारणी 
रु . पै. 


१ 


३ 


४ 


वसुली 


१५८ ब 


खुली जागा 
४५० चौ. फूट 


दाखला क्र . 
३९१५ 
दिनांक 
२५ / ७/ २०१२ 


कर्जदार - श्री . बाबुलाल ___ श्री . मुबारक 
मुबारक मुलाणी , जैनुद्दीन मुलाणी 
तारण देणार - मुबारक मेडशिंगी 
जैनुद्दीन मुलाणी ता . सांगोला 
दोघेही रा . मेडशिंगी, जि . सोलापूर 
ता . सांगोला , 
जि . सोलापूर 


भार : ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि . , मुंबई, शाखा पंढरपूर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार -- रुपये ९, ५२७ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सोबत : ( १ ) वसुली दाखला 


( २) वि . व . अ. अधिकार पत्र 


( ३) तारण मिळकत उतारा 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि . 


सांगोला , ११ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली /स्थावर जप्ती/ १६ /१५- १६.--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर 
या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक १८१३ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१० च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम 
रुपये ४३, ४८० असून दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये ४७, ४३१ येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री. सुरेश मारुती गुरव , रा. देवळे, ता . सांगोला , 
जि . सोलापूर यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


८३ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


चतु: सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्रमांक 
व दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स.नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर 
चौ . 


आकारणी 
रु . पै . 


आर 
मी . 


१ 


गट नं . 
१२९ / २/ ब 


श्री . सुरेश मारुती 
गुरव, रा. देवळे , 
ता . सांगोला , 
जि. सोलापूर 


वसुली कर्जदार -- श्री . दिलीप 
दाखला क्र . भिमराव खांडेकर , 
१११३ रा . देवळे , 
दिनांक ता . सांगोला 
२८/ १२ /२०१० जामीनदार -- श्री . सुरेश 

मारुती गुरव , 
रा. देवळे, ता . सांगोला 
जि . सोलापूर 


क्षेत्र १ हे. ८२ 
मधील ८१ आर 
श्री . सुरेश 
गुरव यांचा 
हिस्सा 


भार : ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा . लि ., मुंबई, शाखा सांगोला/पंढरपूर 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार-- रुपये ४७, ४३१ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सोबत : (१) वसुली दाखला 


(२) वि . व. अ. अधिकार पत्र 


राजेंद्र जिजाबा निकम, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसा. लि . 


सांगोला , ११ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ६८३/ १५ -१६.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, शाखा तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण यांचा दिलेला क्रमांक २५१ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ७८ , ९९९ असून दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ अखेर रुपये ७४, २९६ येणे बाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. महेंद्र महादेव कदम यांचे थकवसुलीसाठी सहकर्जदार 
सौ ./ श्रीमती उषा महादेव कदम यांचे नावे असलेली आणि कर्जास तारण देण्यात आलेली मौजे हेळवाक , तालुका पाटण, जि . सातारा यांची 
खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या 
विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४, शके १९३९ 


मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक 
सि . स. नं . 


आकारणी 
रु. पै . 


हेक्टर 
चौ . 


आर 
मी . 


आप 


२ 


वसुली 


१०५ 


११७ 


मौजे हेळवाक, 
ता . पाटण , 
जि . सातारा 


पूर्वभिमुखी 

२१x१४ 
कौलारू घर 


दाखला क्र . 
२५१ 
दिनांक 
११/ ८/ २०१२ 


कर्जदार - श्री . महेंद्र 
महादेव कदम , 
सहकर्जदार - उषा महादेव 
कदम , दोघेही रा . 
हेळवाक , ता . पाटण, 
जि . सातारा 


भार : ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसा. लि ., मुंबई , शाखा पाटण 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार -- रुपये ७४,२९६ 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सोबत : ( १ ) वसुली दाखाला 


( २) वि .व. अ . अधिकार पत्र 


( ३) घराचा उतारा 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसा. लि . 


सातारा, २९ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक आर/ ५२/ वसुली/म . स. का . क. १५६/ स्थाताबा अकिपाटे/ १०१५- १६ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ 
चे कलम १५६ व नियम क्रमांक १०७ (११ ) व त्याखालील नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अरुण रामचंद्र काशिद , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , विभागीय शाखा कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६० नियम १९६१ चे कलम १५६ व नियम क्रमांक १०७ ( ११ ) व त्याखालील नियमान्वये आदेश 
देतो की , अजय किसन पाटे , राहणार मु . पो. नारायणगाव (नारायणवाडी ), तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे, यांचेकडील श्री. कुलस्वामी को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शाखा नारायणगावचे वसुली दाखल्यावरील एकूण कर्ज रक्कम रुपये ७, ११,८५१, दिनांक ९ जुलै 
२०१३ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व एकत्रित रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेबाबत कोणीही कोणताही व्यवहार 
करू नये आणि व्यवहार केल्यास ऋणको अजय किसन पाटे यांच्या बोजाची वसुली दाखला रक्कम रुपये ७, ११, ८५१ आणि दिनांक ९ जुलै 
२०१३ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, दंड व इतर खर्च अशा एकूण रकमेस अधीन वरील लागेल . असा आदेश पारित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ ते जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


८५ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

आदेश दिला 
त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


भूमापन 
क्रमांक 


क्रमांक 
व दिनांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु. पै . 


४ 


वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे नारायणगाव, १ . जुना गट नं . क्षेत्र ०० ५७.०५ आर ०० ८९ 
क्र . १०१/ श्री . अजय किसन पाटे ता . जुन्नर , ३७५/ २ व नवीन अजय किसन पाटे 
२२३७/ २०१४ जामीनदार 

जि . पुणे येथील गट नं . ४०६ / ३ यांच्या हिश्श्यापुरता 
दिनांक १. श्री . सुनिल बाजीराव पाटे स्थावर मालमत्ता 
१ /१/ २०१४ २ . श्री . विजय किसन पाटे 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी मिळून होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून त्वरित 
भरणा करावी. तसे न केल्यास उपरोक्त परिशिष्टांतर्गत नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता अजय किसन पाटे यांनी स्वत : हून ताब्यात द्यावी अन्यथा 
सक्तीच्या मार्गाने ज्या कार्यक्षेत्रात अशी मालमत्ता आहे, अशा मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकारी यांना ताबा घेण्याची 
विनंती करून अशा मालमत्तेचा ताबा घेण्यात येईल व तो ताबा वसुली अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अरुण रामचंद्र काशिद , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
श्री कुलस्वामी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई . 

महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत . 
आंबेगाव ( पुणे), १५ सप्टेंबर २०१५. 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पोउआ/ वाहतूक /१४/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
गृह विभाग , क्रमांक एमव्हीए - ०१९६/ ८७१ / सीआर- ३७ /टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

येरवडा वाहतूक विभाग पुणे अंतर्गत 
न्यू एअरपोर्ट रोडवर रामवाडी अंडरपास ते एअरपोर्ट इनगेट व एअरपोर्ट इनगेट ते ५०९ चौक या दरम्यान वाहनांचा नो पार्किंग सह " नो 
हॉल्टिंग" करणेत येत आहे . 

अशोक मोराळे , 

पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे . 


पुणे, १५ मे २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


